RNINo . MAHBIL/ 2012144835 
Regn. No. PCE/069/ 2013- 2015 
www .dgps.maharashtra .gov .in 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४ , अंक - १२ ] गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ [ पृष्ठे ३२ , किंमत : १९ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 
मंजूर प्रमाणित बांधकाम उपविधी व विकास नियंत्रण नियमावलीत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये 
फेरबदल करणे. 

क्रमांक नर / वशि -१/ ४१७/२०१५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - ११०५/ ३५०० / 
सीआर-११४ ( ए)/ ०६ / युडी -९ , दिनांक १५ सप्टेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३१ नुसार मालेगाव 
शहरासाठी विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) मंजूर केलेली असून ती दिनांक १ नोव्हेंबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच वगळलेला भाग (ई. पी .), 
दिनांक २१ ऑगस्ट २००९ मंजूर केलेली असून ती दिनांक १२ ऑक्टोबर २००९ ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” म्हणून संबोधलेली ) अंमलात आलेली आहे; 

__ आणि ज्याअर्थी, मंजूर विकास योजना, मालेगाव नुसार प्रमाणित बांधकाम उपविधी व विकास नियंत्रण नियमावलीऐवजी महाराष्ट्र शासनाने 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १८१२ / १५७ /सीआर- ७१ / १२ / पुनर्बाधणी नं . ३४/ १२ / डीपी/ युडी- १३, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१३ अन्वये राज्यातील सर्व 
अ , ब व क नगरपालिका व नगरपंचायतींना नव्याने प्रमाणित बांधकाम उपविधी व विकास नियंत्रण नियमावली लागू केलेली आहे. ती नियमावली मालेगाव 
महानगरपालिकेसाठी लागू करावयाची आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व अ , ब 0 क नगरपालिका व नगरपंचायतींना नव्याने प्रमाणित बांधकाम उपविधी व विकास 
नियंत्रण नियमावली लागू केलेली आहे. ती नियमावली मालेगाव महानगरपालिकेसाठी लागू करणेकामी खाली नमूद केल्याप्रमाणे किरकोळ फेरबदल 
करणेकामी महासभा ठराव क्रमांक १३२, दिनांक २० जानेवारी २०१४ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वयेफेरबदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. 

परिशिष्ट - अ 
मंजूर विकास योजनेतील विद्यमान प्रस्ताव 

मंजूर विकास योजनेमध्ये कलम ३७ (१) अन्वये प्रस्तावित फेरबदल 


मंजूर प्रमाणित बांधकाम उपविधी व विकास नियंत्रण नियमावली महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व अ, ब व क नगरपालिका व 
परिशिष्ट III प्रमाणे व वेळोवेळी कलम १५४ अन्वये मा . शासनाने नगरपंचायतींना लागू केलेली विकास नियंत्रण नियमावली लागू 
दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना. 

करणे व वेळोवेळी महानगरपालिकांना मा . शासनाने दिलेले 

कलम १५४ अन्वये मार्गदर्शक सूचना . 
वर परिशिष्ट अ द्वारा दर्शविलेला फेरबदल महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये मालेगाव शहराच्या 
दुसऱ्या सुधारित मंजूर विकास योजनेत करावयाचे ठरविलेले आहे . 

उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारी उक्त विकास नियंत्रण नियमावलीची प्रत मालेगाव महानगरपालिका कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या 
दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवली आहे. सदर विकास नियंत्रण नियमावलीची प्रत योग्य ती फी भरून विकत मिळू शकेल . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


त्याअर्थी, ज्यांना सदरहू फेरबदलाबाबत हरकत अथवा सूचना द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झालेपासून ३० दिवसांच्या आत व वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिध्दीकरण , यापैकी जे पूर्वी घडेल त्यापासून आयुक्त , मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव यांचे 
नावे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात . मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या सूचना अथवा आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही. 

अजित जाधव, 

आयुक्त , 
मालेगाव , २ मार्च २०१५ . 

मालेगाव महानगरपालिका, मालेगाव . 


MALEGAON MUNICIPAL CORPORATION , MALEGAON 
Modification to the Sanction Development Plan ofMunicipal Corporation ,Malegaon under Section 37 ( 1) of 

the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

क्रमांक नर/ वशि - १/ ४१७/ २०१५. - Whereas, the 2nd Revised Development Plan of Malegaon has been sanctioned 
under the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , GovernmentResolution , Urban DevelopmentDepartment 
No . TPS - 1105 / 3500 /CR - 114 /06 /UD - 9 , dated 15th September 2006 inforce on dated 1st November 2006 and Excluding 
Part (E . P.) sanctioned , dated 21st August 2009 inforce dated 12th October 2009 (hereinafter referred to as “ the said 
DevelopmentPlan " ) and whereas, the Standardised Building Bye - Laws and DevelopmentControl Rules in sanctioned 
2nd Revised Development Plan ; 

and whereas, now the Malegaon Municipal Corporation has decided to revise abovesaid Rules and therefore 
decided to modify the Sanctioned Revised Development Plan ofMalegaon under Section 37 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 vide its General Board Resolution No. 132 , dated 20th January 2014 . 

APPENDIX - A 
Present position as per Sanctioned 

Proposed Modification to the said Development Plan 
Revised Development Plan 

___ under Section 37 ( 1 ) 


Standardised Building Bye -Laws and Development 

Standardised Development Control and Promotion 
Control Rules as per Schedule III and directions given 

Regulations for Municipal Council and Nagar 
by Government of Maharashtra to Municipal 

Panchayats in Maharashtra . And directions given 
Corporations under Section 154 from time to time. 

by Government of Maharashtra to Municipal Corpo 

rations under Section 154 from time to time. 
The modification as shown in Appendix A above is to be imposed in Sanctioned Development Plan of Malegaon 
(2nd Revised ) under Section 37 (1 ) ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . The abovesaid Development 
Control Rules are kept open for the inspection for the public in the Municipal Corporation Office during the office hours 
on all working days . 

Any persons having any objections or suggestions to the proposed modification should submit their suggestions 
or objections in writing within the period of 30 days from the date of earlier publication in News paper orMaharashtra 
GovernmentGazette to the name of the Commissioner,Malegaon Municipal Corporation ,Malegaon . Any suggestion or 
objection received after 30 days of publication will not be considered . 

AJIT JADHAV , 

Commissioner, 
Malegaon , 2nd March 2015 . 

Malegaon Municipal Corporation ,Malegaon . 


अध्यक्षा, नगरपंचायत यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ नुसार शिर्डी शहराची विकास योजना ( सुधारित) तयार करणेबाबत. 

क्रमांक न.पं. टेक्र - ८/२ / ७९५/ २०१५ . - ज्याअर्थी,शिर्डी नगरपंचायतीची विकास योजना मा . संचालक, नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक डी . पी ./शिर्डी/ टीपीव्ही - ४/ ७३३४, दिनांक १५ डिसेंबर १९९२ अन्वये मंजूर झालेली असून 
दिनांक २५ फेब्रुवारी १९९३ पासून अंमलात आलेली आहे. सदर विकास योजना अंमलात येऊन २० वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेला आहे. 

त्याअर्थी, आताशिर्डी नगरपंचायतीने विशेष सभा दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१४ ठराव क्रमांक ८ अन्वयेशिर्डी नगरपंचायतीच्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ च्या कलम ३८ व कलम २३ ( १) अन्वये सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर केलेला आहे. 

शिर्डी नगरपंचायतीच्या कक्षेतील येणाऱ्या ज्या क्षेत्रासाठी विकास योजना (फेरतपासणी) तयार करावयाची आहे. त्याक्षेत्राचा नकाशाशिर्डी 
नगरपंचायत कार्यालयात सुट्टीचे दिवसाखेरीज कार्यालयीन वेळेत नागरिकांना पाहणेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ च्या 
कलम २३ (२) मधील तरतुदींस अनुसरून खुला आहे . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


३ 


ज्या नागरिकांच्या नियोजित विकास योजनेच्या फेरतपासणीसंबंधी काही सूचना किंवा हरकती असतील त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द होईल त्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत त्यांच्या सूचना अगर हरकतीशिर्डी नगरपंचायतीकडे लेखी द्याव्यात. 

अनिता विजय जगताप , 

अध्यक्षा . 

शिर्डी नगरपंचायत, शिर्डी, 
शिर्डी, ९ मार्च २०१५. 

जिल्हा अहमदनगर . 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Revision of Development Plan of Shirdi Town ) 

No. N . P . T. No. -8 / 2 /795 /2015 .- Whereas , the Development Plan of Shirdihas been sanctioned by the Director of 
Town Planning , Maharashtra State , Pune by vide their Notification No . D .P ./Shirdi/ TPV-4 /7334 , dated 15th December 
1992 and came into force from 25th February 1993 ; 

and whereas, the period of 20 years has been completed after coming into force the abovesaid Development Plan . 

and Whereas now , Shirdi Nagarpanchayat, Shirdi vide its Resolution No. 8 , dated 5th November 2014 has decided 
to revise the DevelopmentPlan of ShirdiNagarpanchayat area under Section 38 and 23 (1) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 . The area proposed to be covered by the abovesaid plan is shown in red verge on the plan . 
The said plan is kept open for inspection in the office of Shirdi Nagarpanchayat, Shirdion all working days during office 
hours as required under Section 23 ( 2) ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Those who intend to file their suggestion / objections , if any in respect of the above said plan may do so in writing 
within 60 days from the date of appearing this Notification in the Maharashtra Government Gazette . 


ANITA VIJAY JAGTAP , 

President, 
Shirdi Nagarpanchayat, Shirdi, 

District Ahmednagar. 


Shirdi, 9th March 2015 . 


कालवा या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री 
झाली आहे . 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प , धुळे यांच्या 
कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील . 

अनुसूची 
जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, गाव अक्कलपाडा 
सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

संपादित करावयाचे एकूण क्षेत्र 


10 


१८० / १ - अ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१९ अन्वये घोषणा. 

क्रमांक भूसं/ कावि - १६७/ २०१५ . - ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन) , मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, धुळे यांनी अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या 
जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 
अन्वये अक्कलपाडा डावा कालवा या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक 
असल्याची किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक 
अधिसूचना, दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; 
आणि 

ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प , 
धुळे यांनी सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित 
चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ 
अन्वये समूचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला 
आहे; आणि 
___ ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प , 
धुळे यांच्या अहवालावरून समूचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे 
यांची अशी खात्री झाली आहे की , खालील परिशिष्ट १ मध्ये नमूद 
केलेल्या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत ; 

त्याअर्थी, मी , जिल्हाधिकारी, धुळे उक्त नियमाच्या कलम २ ( ३) ( ई) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या समूचित शासनाच्या अधिकारान्वये असे घोषित 
करतो की , अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी अक्कलपाडा डावा 


3 / १ 


० 


१० / १ 


० 


११ - अ 
११ - ब / १ - अ 


हे . आर 
० ३५ 
० २२ 
० ०९ 
० ०१४ 
० ०१४ 
० ०१४ 
० ०१४ 
० ०१४ 


११ - ब / १ - ब 


११ - ब / १ - ड 


११ - ब/ २/ १ 


अण्णासाहेब मिसाळ , 
जिल्हाधिकारी, धुळे. 


धुळे, १३ मार्च २०१५ . 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ - २५ , २०१५/ फाल्गुन २८, शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
विषय .- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत . 
वाचले.- पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिवीशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ८२२० / २०१४, दिनांक २३ सप्टेंबर २०१४ . 

क्रमांक डीसी/ कार्या-९/ ब- १/ ३०४१/ २०१४. - ज्याअर्थी, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीत इयत्ता १० वी व 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीत इयत्ता १२ वी च्या परीक्षा अहमदनगर जिल्ह्यातील खालील परीक्षा केंद्रावर 
घेण्यात येत आहेत . 

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा इयत्ता १० वी 

(दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ) 
अ. क्र . ठिकाण 

परीक्षा केंद्राचे नाव 


. 


. 


. 


अहमदनगर 
अहमदनगर 
श्रीरामपूर 
लोणी 
संगमनेर 
कोपरगाव 


. 


राहाता 
पाथर्डी 
कर्जत 
अकोले 


० 


दादा चौधरी विद्यालय, कोर्टाजवळ , अहमदनगर 
सिताराम सारडा विद्यालय, बागडपट्टी , अहमदनगर 
डी . डी. कोथोळे माध्यमिक विद्यालय 
पद्मश्री डॉ . विठ्ठलराव विखे पाटील विद्यालय 
सर डी . एम . पेटीट हायस्कूल 
कर्मवीर भाऊराव पाटील सेकंडरी अॅन्ड टेक्निकल विद्यालय 
शारदा विद्यामंदीर 
पद्मभूषण वसंतदादा पाटील विद्यालय 
श्री अमरनाथ विद्यालय 
अगस्ती विद्यालय 
बाळासाहेब भारदे हायस्कूल 
कै . सौ . सुंदराबाई हिरालाल गांधी विद्यालय , नेवासा 
प्रगती विद्यालय 
अ. ए. सो . चे सेनापती बापट विद्यालय 
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे शिंदे कला विद्यालय 

ल . ना . हौसिंग विद्यालय 
उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा इयत्ता १२ वी 
(दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१४ ) 

परीक्षा केंद्राचे नाव 


शेवगाव 


नेवासा 


& 


राहुरी 
पारनेर 
श्रीगोंदा 
जामखेड 


जि. 


ठिकाण 


अहमदनगर 
श्रीरामपूर 
संगमनेर 
कोपरगाव 


पाथर्डी 


श्री मार्कंडेय माध्य. व कनिष्ठ महाविद्यालय, गांधी मैदान 
रमशी जे. सोमय्या हायस्कूल , श्रीरामपूर 
भाऊसाहेब गुंजाळ पाटील सह्याद्री ज्यु . कॉलेज, संगमनेर 
कै . के . बी . रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय , कोपरगाव 
श्री . तिलोक जैन विद्यालय , पाथर्डी 
महात्मा गांधी विद्यालय, कर्जत 
आर्ट, सायन्स व कॉमर्स ज्यु . कॉलेज, अकोले 
ज्ञानेश्वर महाविद्यालय, नेवासा 
आर्ट, सायन्स व कॉमर्स कॉलेज, राहुरी 
महादजी शिंदे विद्यालय, श्रीगोंदा 


9 


कर्जत 
अकोले 
नेवासा 
राहुरी 
श्रीगोंदा 


0 


org 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


५ 


सदरील परीक्षा शांततेत व सुरळीत पार पडणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था राखणेसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता , 
१९७३ चे कलम १४४ ( ३) नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात यावा अशी विनंती पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी केली असून तशा स्वरूपाचा 
आदेश पारित करणे आवश्यक आहे अशी पूर्ण खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी, मी , राजेंद्रकुमार पाटील, अपर जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (३) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून असा आदेश देतो की , 
( १) दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीत इयत्ता १० वी व दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ ते दिनांक १८ ऑक्टोबर 

२०१४ या कालावधीमधील परीक्षेच्या वेळेत उपरोक्त परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात खालील नमूद अपवाद वगळता कोणालाही प्रवेश 

करता येणार नाही . 
( २) परिक्षार्थी, परीक्षेचे कामासाठी, परीक्षा केंद्रप्रमुख यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी / कर्मचारी व वाहने तसेच जिल्हादंडाधिकारी यांनी 

परवानगी दिलेल्या व्यक्ती. 
परीक्षा ठेवणेत आलेल्या उपकेंद्राच्या २०० मीटर परिसरात असलेली झेरॉक्स मशीन / फॅक्स मशीन / सार्वजनिक टेलीफोन / एस. टी . डी ./ 

आय. एस. डी . बुथ / ध्वनीक्षेपक व तत्सम उपरोक्त साधने परीक्षा सुरू असलेल्या वेळेत सुरू ठेवता येणार नाही . 
( ४) परीक्षा ठेवण्यात आलेल्या केंद्रात २०० मीटर परिसरात मोबाईल / पेजर / संगणक / लॅपटॉप इत्यादी साहित्यांचा परीक्षा सुरू असलेल्या 

वेळेत वापर करता येणार नाही . 
सदरचा आदेश परीक्षार्थी, परीक्षेचे कामासाठी परीक्षाकेंद्रप्रमुख यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी / कर्मचारी व वाहने तसेच जिल्हादंडाधिकारी यांनी 
परवानगी दिलेल्या व्यक्ती यांना लागू होणार नाही . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 

राजेंद्रकुमार पाटील , 
अहमदनगर , २४ सप्टेंबर २०१४ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये आदेश 

क्रमांक कार्या/ डीसी/९ - ब-१/ ३०४२/ २०१४ . - पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ७७३५/ २०१४, दिनांक 
९ सप्टेंबर २०१४ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात वीज भारनियमन , 
महागाई तसेच पाणी प्रश्न संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे 
कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण, मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. सध्या विधानसभा निवडणुकीची 
आचारसंहिता चालू असून सदर काळात हिंदु व मुस्लिम बांधवांचे वतीने 
नवरात्र उत्सव व बकरी ईद सण साजरे करण्यात येणार आहेत . 

वरील पार्श्वभूमिवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही , म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या 
हद्दीत दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक १० 

ऑक्टोबर २०१४ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
कलम ३७ ( १), (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस अपर पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिवीशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश / 
८२५३/ २०१४, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१४ अन्वये इकडेस विनंती केली 
आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अनिल कवडे , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर, मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे 
कलम ३७ (१ ), ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता 
कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे. 


( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे . 

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे. 

( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे . 

( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे . 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे. 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशीचित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे . 

( फ) सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचापेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र 
येण्यास मनाई करीत आहे. 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे . 
(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ - २५, २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


(75 ) BTHT EJUTET, 34T favqucht CIGUGH velit vifaa vyfdurfte 
दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्ती . 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक १० 
ऑक्टोबर २०१४ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 

अनिल कवडे, 
अहमदनगर , २५ सप्टेंबर २०१४. 

जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर . 


inclusive ) to Smt. S . S . Pingale , Joint Civil Judge, 
Junior Division and JudicialMagistrate , First Class, 
Bhusawal. 

No locum tenens is necessary. 

On return from leave Smt. S . S . Pingale shall be 
reposted as Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Bhusawal. 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule 39 , that Smt. S . S . Pingale 
shall have continued to officiate as the reposted as 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Bhusawal if she had not 
proceeded on leave during the above said period . 


II 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 

ORDER 
No. B - 2 (7 ) /Stat/6547 /2014 .– The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 3 days with effect from 
11th August 2014 till 13th August 2014 (both days 
inclusive ) to avail suffix holiday falling on 10th August 
2014 along with permission to leave headquarters 
with effect from 9th August 2014 after office hours 
till 14th August 2014 before office hours to Shri. 
R . M . Mishra , Secretary, District Legal Services 
Authority , Jalgaon . 

No locum tenens is necessary. 

On return from leave Shri. R . M .Mishra , shall be 
reposted as Secretary , District Legal Services 
Authority, Jalgaon . 

Certified under note -2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule 39 , that Shri. R . M . Mishra , 
shall have continued to officiate as the reposted as 
Secretary , District Legal Services Authority, Jalgaon . 
if he had notproceeded on leave during the above 
said period . 


The charge during the leave period of 
Smt. S. S . Pingale , Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Bhusawal is 
kept with the Smt. V . N . Dhavale , 2nd Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class, Bhusawal in addition to her own duties . 

D . J. SHEGOKAR , 
I/c. Principal District and Sessions Judge , 
Jalgaon ,6th August 2014 . 

Jalgaon . 


The charge during the leave period of Shri . 
R . M . Mishra , Secretary, District Legal Services 
Authority , Jalgaon is keptwith the Civil Judge , Senior 
Division , Jalgaon in addition to his own duties . 
Jalgaon , 5th August 2014 . 


No. B - 2 (27 ) / Stat/6698 / 2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge, Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 3 days with effect from 
11th August 2014 to 13th August 2014 (both days 
inclusive ) to avail prefix holidays falling on 9th August 
2014 and 10th August 2014 along with permission 
to leave headquarters with effect from 8th August 
2014 after office hours till 14th August 2014 before 
office hours to Shri. P . P .Muley, Civil Judge , Senior 
Division , Bhusawal. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. P. P . Muley shall be 
reposted as Civil Judge, Senior Division , Bhusawal. 

Certified under note -2 below Maharashtra Civil 
Service (Pay)Rule 39 , that Shri. P . P . Muley shall 
have continued to officiate as the reposted as Civil 
Judge , Senior Division , Bhusawal if he had not 
proceeded on leave during the above said period . 


No. B - 2 ( 14 ) / Stat/6579/2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 4 days with effect from 
4th August 2014 to 7th August 2014 (both days 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


७ 


The charge during the leave period of Shri. P. P . 
Muley, Civil Judge , Senior Division , Bhusawal is kept 
with the Shri. A . V . Kharkar , Joint Civil Judge, Senior 
Division , Bhusawal in addition to his own duties . 
Jalgaon , 11th August 2014 . 


No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt. A . T. Shete shall be 
reposted as Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Amalner. 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rule , 39 that Smt. A . T. Shete shall 
have continued to officiate as the reposted as Joint 
Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Amalner if she had not proceeded on 
leave during the above said period . 


The charge during the leave period of Smt. A . T. 
Shete , Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Amalner is kept with the 
Shri . R . D . Gawai, 2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Amalner in addition to his own duties. 
Jalgaon , 14th August 2014 . 


No. B - 2 ( 18 )/ Stat/6813 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 5 days with effect from 
26th August 2014 to 30th August 2014 to avail prefix 
holidays falling on 23rd August 2014 to 25th August 
2014 and suffix holiday falling on 31st August 2014 
along with permission to leave headquarters with 
effect from 22nd August 2014 after office hours till 
1st September 2014 before office hours to Shri. 
M . B . Datye , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Bhusawal. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. M . B . Datye shall be 
reposted as District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge, Bhusawal. 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule 39 , that Shri. M . B . Datye shall 
have continued to officiate as the reposted as 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Bhusawal if he had notproceeded on leave during 
the above said period . 

II 
The charge during the leave period of Shri. M . B . 
Datye , District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Bhusawal is kept with the Shri. S . P . 
Gogarkar, District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Bhusawal in addition to his own duties . 
Jalgaon , 14th August 2014 . 


No . B - 2 ( 16 )/ Stat/6875 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 12 days with effect from 
20th June 2014 to 1st July 2014 (both days 
inclusive ) along with permission to leave 
headquarters with effect from 19th June 2014 after 
office hours till 2nd July 2014 before office hours to 
Shri. R . M . Tuwar, Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Muktainagar. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. R . M . Tuwar shall be 
reposted as Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Muktainagar. 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Service (Pay) Rule , 39 that Shri. R . M . Tuwar shall 
have continued to officiate as the reposted as Civil 
Judge , Junior Division and JudicialMagistrate, First 
Class,Muktainagarif he had not proceeded on leave 
during the above said period . 


II 


No. B - 2 (9 )/ Stat/6814 / 2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Ex - post- facto Earned Leave for 5 days with 
effect from 4th August 2014 to 8th August 2014 
(both days inclusive ) along with permission to leave 
headquarters during the leave period to Smt. A . T. 
Shete , Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Amalner. 


The charge during the leave period of Shri. R . M . 
Tuwar, Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Muktainagar is kept with 
the Smt. V. N . Dhale , 2nd Joint Civil Judge , Junior 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


Division and Judicial Magistrate , First Class, 
Bhusawalin addition to her own duties. 
Jalgaon , 18th August 2014 . 


No. B - 2 (21) / Stat/6905 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 6 days with effect from 1st 
September 2014 to 6th September 2014 (both days 
inclusive ) to avail prefix holiday falling on 31stAugust 
2014 and suffix holiday falling on 7th September 
2014 and 8th September 2014 along with 
permission to leave headquarters with effect from 
30th August 2014 after office hours till 9th 
September 2014 before office hours to Shri. P. A . 
Patki, Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Chalisgaon . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. P. A . Patki shall be 
reposted as Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class , Chalisgaon . 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Service (Pay) Rule , 39 that Shri . P . A . Patki shall 
have continued to officiate as the reposted as Joint 
Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Chalisgaon if hehad not proceeded on 
leave during the above said period . 


2014 after office hours till 30th August 2014 before 
office hours of Morning Court , to Shri . A . S . 
Deshmukh , Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Dharangaon . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. A . S . Deshmukh shall 
be reposted as Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class, Dharangaon . 

Certified under note -2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule , 39 that Shri. A . S . Deshmukh 
shall have continued to officiate as the reposted as 
Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class, Dharangaon if he had not proceeded 
on leave during the above said period . 

II 
The charge during the leave period of Shri. A . S . 
Deshmukh , Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Dharangaon is kept with 
the Shri. D . S . Wamane, Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, Erandol in 
addition to his own duties . 
Jalgaon , 21st August 2014 . 


The charge during the leave period of Shri. P . A . 
Patki, Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , FirstClass, Chalisgaon is keptwith Shri. 
D . P . Khandelwal, Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class, Chalisgaon in 
addition to his own duties. 
Jalgaon , 19th August 2014 . 


No . B - 2 ( 9 ) / Stat/6943/ 2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge, Jalgaon is pleased to 
grant Commuted Leave for 4 days with effect from 
11th August 2014 till 14th August 2014 (both days 
inclusive ) along with permission to leave 
headquarters above said period to Shri . P . G . 
Tayade , 4th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Jalgaon . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. P . G . Tayade shall be 
reposted as 4th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , First Class, 
Jalgaon . 

Certified under note -2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rule , 39 that Shri. P . G . Tayade shall 
have continued to officiate as the reposted as 4th 
Joint Civil Judge, Senior Division and Additional Chief 
JudicialMagistrate , First Class , Jalgaon if he had 
not proceeded on leave during the above said 
period . 


No . B - 2 ( 3 ) / Stat/6942 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grantEarned Leave for 3 days with effect from 26th 
August 2014 till 28th August 2014 (both days 
inclusive ) to avail prefix holidays falling on 23rd 
August 2014 to 25th August 2014 and suffix holiday 
falling on 29th August 2014 along with permission 
to leave headquarters with effect from 22nd August 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


९ 


The charge during the leave period of Shri. P . G . 
Tayade , 4th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , First Class , 
Jalgaon is keptwith the 3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
First Class, Jalgaon in addition to his own duties . 
Jalgaon , 19th August 2014 . 


No . B - 2 (7 )/Stat/6976 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Commuted Leave for 3 days with effect from 
18th August 2014 till 20th August 2014 (both days 
inclusive ) to Shri. R . M . Mishra , Secretary , District 
Legal Services Authority , Jalgaon . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri . R . M . Mishra shall be 
reposted as Secretary , District Legal Services 
Authority , Jalgaon . 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule , 39 that Shri. R . M . Mishra shall 
have continued to officiate as the reposted as 
Secretary , District Legal Services Authority , Jalgaon 
if he had notproceeded on leave during the above 
said period . 


No. B - 2 ( 20 ) /Stat/6973 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 3 days with effect from 26th 
August 2014 to 28th August 2014 (both days 
inclusive ) to avail prefix holidays falling on 23rd 
August 2014 to 25th August 2014 and suffix holiday 
falling on 29th August 2014 along with permission 
to leave headquarters from 22nd August 2014 after 
office hours till 30th August 2014 before office hours 
to Shri. S . S . Ingale , Joint Civil Judge , Junior Division , 
and Judicial Magistrate , First Class, Yawal. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. S . S . Ingale shall be 
reposted as Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Yawal. 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Service (Pay) Rule , 39 that Shri. S . S . Ingale shall 
have continued to officiate as the reposted as Joint 
Civil Judge , Junior Division , and JudicialMagistrate , 
First Class , Yawalifhe had notproceeded on leave 
during the above said period . 


The charge during the leave period of Shri. R . M . 
Mishra , Secretary , District Legal Services Authority , 
Jalgaon was kept with the Civil Judge , Senior 
Division , Jalgaon in addition to his own duties . 
Jalgaon , 22nd August 2014 . 


The charge during the leave period of Shri. S . S . 
Ingale , Joint Civil Judge, Junior Division , and Judicial 
Magistrate , First Class , Yawal with effect from 22nd 
August 2014 after office hours to 26th August 2014 
before office hours is kept with Smt. S . S . Pingale , 

Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Bhusawal and with effect 
from 26th August 2014 before office hours till 30th 
August 2014 before office hours is kept with Shri. 
A . A . K . Shaikh , Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Yawal in addition 
to thier own duties. 
Jalgaon , 22nd August 2014 . 


No. B -2 (5 )/ Stat/6977 / 2014 .- The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Commuted Leave for 5 days with effect from 
14th August 2014 to 19th August 2014 (both days 
inclusive ) to Shri. N . R . Kshirsagar, District 
Judge - 4 and Additional Sessions Judge , Jalgaon . 
Casual leave one day i.e . on 14th August 2014 is 
hereby cancelled . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. N . R . Kshirsagar shall 
be reposted as District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Jalgaon . 

Certified under note- 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rule 39 , that Shri. N . R . Kshirsagar 
shall have continued to officiate as District 
Judge - 4 and Additional Sessions Judge , Jalgaon if 
he had not proceeded on leave during the above 
said period . 


१० महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


The charge during the leave period of Shri. N . R . 
Kshirsagar, District Judge -4 and Additional 
Sessions Judge , Jalgaon was kept with Shri. K . P . 
Nandedkar, District Judge - 5 and Additional 
Sessions Judge , Jalgaon in addition to his own 
duties . 
Jalgaon , 22nd August 2014 . 


grant Earned Leave for 6 days with effect from 1st 
Septmeber 2014 to 6th September 2014 (both days 
inclusive ) to avail prefix holiday falling on 31st August 
2014 and suffix holidays falling on 7th September 
2014 and 8th September 2014 along with 
permission to leave headquarters with effect from 
30th August 2014 after office hours till 9th 
September 2014 before office hours to Smt. A . D . 
Bose , 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Jalgaon . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt. A . D . Bose shall be 
reposted as 3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , Jalgaon . 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule , 39 that Smt. A . D . Bose shall 
have continued to officiate as the reposted as 3rd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Jalgaon . if she had not 
proceeded on leave during the above said period . 


No. B -2 (28 )/ Stat/7074 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 6 days with effect from 
1st Septmeber 2014 till 6th September 2014 to avail 
prefix holiday falling on 31st August 2014 and suffix 
holidays falling on 7th September 2014 and 8th 
September 2014 along with permission to leave 
headquarters with effect from 30th August 2014 
after office hours till 9th September 2014 before 
office hours before office hours to Shri. K . P . 
Nandedkar, District Judge - 5 and Additional 
Sessions Judge , Jalgaon . 
No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. K . P . Nandedkar shall 
be reposted as District Judge -5 and Additional 
Sessions Judge , Jalgaon . 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rule , 39 that Shri. K . P . Nandedkar 
shall have continued to officiate as the reposted as 
District Judge -5 and Additional Sessions Judge , 
Jalgaon if he had not proceeded on leave during 
the above said period . 

II 
The charge during the leave period of Shri. K . P . 
Nandedkar, District Judge - 5 and Additional 
Sessions Judge, Jalgaon is kept with Shri. N . R . 
Kshirsagar, District Judge -4 and Additional 
Sessions Judge, Jalgaon in addition to thier own 
duties . 
Jalgaon , 28th August 2014 . 


The charge during the leave period of Smt. A . D . 
Bose , 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Jalgaon is keptwith 
Shri. S . B . Deore, 4th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Jalgaon in addition to his own duties . 
Jalgaon , 28th August 2014 . 


No. B - 2 ( 12 )/ Stat/7076 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 8 days with effect from 30th 
August 2014 to 6th September 2014 (both days 
inclusive) to avail prefix holiday falling on 29th August 
2014 and suffix holidays falling on 7th September 
2014 and 8th September 2014 along with 
permission to leave headquarters with effect from 
28th August 2014 after office hours of evening Court 
till 9th September 2014 before office hours to Shri. 
J. M . Panchal, Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Chopda . 

No locum tenens is necessary. 
On return from leave Shri. J. M . Panchal shall be 


No. B - 2 ( 13)/ Stat/7075 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४ , शके १९३७ ११ 


reposted as Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Chopda . 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule , 39 that Shri. J. M . Panchal 
shall have continued to officiate as the reposted as 
Civil Judge, Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class, Chopda if he had not proceeded on 
leave during the above said period . 


II 


No. B - 2 ( 9 )/ Stat/7194 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge, Jalgaon is pleased to 
grant Commuted Leave for 3 days with effect from 
26th August 2014 till 28th August 2014 (both days 
inclusive ) Shri. P . G . Tayade , 4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Jalgaon . 

No locum tenens is necessary. 

On return from leave Shri. P . G . Tayade shall be 
reposted as 4th Joint Civil Judge , Senior Division 
and AdditionalChief Judicial Magistrate , Jalgaon . 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule , 39 that Shri. P . G . Tayade shall 
have continued to officiate as the reposted as 4th 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Jalgaon if he had not proceeded 
on leave during the above said period . 


The charge during the leave period of Shri. J. M . 
Panchal , Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Chopda is kept with Shri . 
Z . Z . Khan , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Chopda in addition 
to his own duties . 
Jalgaon , 28th August 2014 . 


The charge during the leave period of Shri. P. G . 
Tayade, 4th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief JudicialMagistrate , Jalgaon is kept 
with the 3rd Joint Civil Judge, Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Jalgaon in 
addition to his own duties. 
Jalgaon , 4th September 2014 . 


No. B -2 (9 ) / Stat/7134 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge, Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 3 days with effect from 2nd 
September 2014 till 4th September 2014 (both days 
inclusive ) along with permission to leave 
headquarters with effect from 1st September 2014 
after office hours till 5th September 2014 before 
office hours to Shri. S . P. Gagarkar, District 
Judge - 2 and Additional District Judge , Bhusawal. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. S . P . Gogarkar shall 
be reposted as District Judge -2 and Additional 
District Judge , Bhusawal. 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rule 39 , that Shri. S . P. Gagarkar 
shall have continued to officiate as the reposted as 
District Judge -2 and Additional District Judge , 
Bhusawal if he had not proceeded on leave during 
the above said period . 

II 
The charge during the leave period of Shri. S . P . 
Gagarkar, District Judge -2 and Additional District 
Judge , Bhusawal is kept with Shri. M . D . Datye , 
District Judge- 1 and Additional District Judge , 
Bhusawalin addition to his own duties . 
Jalgaon , 1st September 2014 . 


No. B - 2 ( 9 ) / Stat/7196 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 4 days with effect from 9th 
September 2014 to 12th September 2014 to avail 
prefix holidays falling on 7th September 2014 and 
8th September 2014 and suffix holidays falling on 
13th September 2014 and 14th September 2014 
along with permission to leave headquarter with 
effect from 6th September 2014 after office hours 
till 15th September 2014 before office hours to 
Shri. M . R . Sowani, 2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Chalisagaon . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. M . R . Sowani shall be 
reposted as 2nd Joint Civil Judge, Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class, Chalisagaon . 

Certified under note -2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule 39, that Shri. M . R . Sowani 


१२ महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


shall have continued to officiate as the reposted as 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chalisagaon if he had not 
proceeded on leave during the above said period . 


In view of above referred letter at Sr. No. 1 the 
order of granted 4 days Earned leave with effect 
from 9th September 2014 to 12th September 2014 
is hereby cancelled . 
Jalgaon , 9th September 2014 . 


The charge during the leave period of Shri. M . R . 
Sowani, 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Chalisagaon is kept 
with Shri. P . A . Patki, Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Chalisagaon 
in addition to thier own duties. 
Jalgaon , 4th September 2014 . 


No. B - 2 (6 )/ Stat/7197 /2014 .- The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 8 days with effect from 30th 
August 2014 to 6th September 2014 (both days 
inclusive ) to along with permission to leave 
headquarter for above said period to Shri. P . G . 
Mahalankar , 3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class, Bhusawal. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leaveShri. P . G .Mahalankar shall 
be reposted as 3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, Bhusawal. 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule 39 , that Shri. P. G .Mahalankar 
shall have continued to officiate as the reposted as 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Bhusawal if he had not 
proceeded on leave during the above said period . 


No. B - 2 ( 15 ) / Stat/7309/2014 . - The Principal 
District and Sessions Judge, Jalgaon is pleased to 
grant Commuted Leave for 7 days with effect from 
30th August 2014 to 5th September 2014 (both days 
inclusive ) to availprefix holiday falling on 29th August 
2014 along with permission to leave headquarters 
with effect from 28th August 2014 after office hours 
till6th September 2014 before office hours to Shri. 
P . S . Shinde, District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Amalner. 

No locum tenens is necessary. 

On return from leave Shri. P . S . Shinde shall be 
reposted as District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Amalner. 

Certified under note- 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule 39, that Shri. P. S . Shinde shall 
have continued to officiate as the reposted as Shri . 
P . S . Shinde, District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Amalner if he had not proceeded 
on leave during the above said period . 

II 
The charge during the leave period of Shri. P . S . 
Shinde, District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Amalner is keptwith Shri. N . R . Kshirsagar, 
District Judge -4 and Additional Sessions Judge , 
Jalgaon in addition to thier own duties . 
Jalgaon , 10th September 2014 . 


The charge during the leave period of Shri. P. G . 
Mahalankar, 3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, Bhusawal is 
kept with Smt. V . N . Dhavale , 2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , 
Bhusawal in addition to thier own duties . 
Jalgaon , 4th September 2014 . 


No . B - 2 ( 9 )/ Stat/7406 / 2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 3 days with effect from 
15th September 2014 till 17th September 2014 
(both days inclusive ) to avail prefix holiday falling 
on 13th September 2014 and 14th September 2014 
along with permission to leave headquarters with 
effect from 12th September 2014 after office hours 


No. B - 2 (6 )/Stat/7288 /2014 . - The Principal 
District and Sessions Judge, Jalgaon is pleased to 
pass the following order . 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ १३ 


till 18th September 2014 before office hours to 
Shri. S . P. Gogarkar, District Judge - 1 and A . S . J. 
Bhusawal . 

No locum tenens is necessary. 

On return from leave Shri. S . P . Gogarkar shall 
be reposted as District Judge - 1 and A . S . J. 
Bhusawal. 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rule 39, that Shri. S . P. Gogarkar 
shall have continued to officiate as the reposted as 
District Judge - 1 and A . S . J. Bhusawal if he had not 
proceeded on leave during the above said period . 

___ II 
The charge during the leave period of Shri. S . P . 
Gogarkar, District Judge - 1 and A . S . J. Bhusawal is 
kept with Shri. M . B . Datye , District Judge - 1 and 
A . S . J. Bhusawal in addition to thier own duties . 
Jalgaon , 11th September 2014 . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
क्रमांक बी -२/ ४९०५/ सन २०१४ .- श्री . डी . एम. घुमरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांना दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ ते १७ सप्टेंबर 
२०१४ रोजी पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . एम . घुमरे यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवणेत येत आहे . 

श्री . डी . एम. घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. के . ओ. बागी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी सांभाळला होता. 
__ श्री . डी. एम . घुमरे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांनी रजेवरून 
परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एम . घुमरे, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर 
गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

भालचंद्र दौ . कापडणीस, 
धुळे, १८ सप्टेंबर २०१४ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , धुळे. 


No . B- 2 ( 13)/ Stat/ 7700/ 2014. - The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Commuted Leave for 3 days with effect from 
19th September 2014 to 21st September 2014 
(both days inclusive ) to Smt. A . D . Bose , 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Jalgaon . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt. A . D . Bose shall be 
reposted as 3rd Joint Civil Judge, Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , Jalgaon . 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule 39 , that Smt. A . D . Bose shall 
have continued to officiate as the reposted as 3rd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Jalgaon if she had not 
proceeded on leave during the above said period . 


II 


क्रमांक बी - २/ ४९१८/ सन २०१४. - श्री . एस . जी . दुबाले, ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यांना दिनांक २२ सप्टेंबर २०१४ ते २४ सप्टेंबर २०१४ रोजी पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे व तसेच 
त्यांना दिनांक २२ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. जी . दुबाले यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 
___ श्री. एस . जी . दुबाले, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. डी . एस . पिसाळ , श्री. एस. जी . 
दुबाले, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. जी. दुबाले, ५ वे सह 


The charge during the leave period of Smt. A . D . 
Bose , 3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Jalgaon is kept with 
the Shri. S . B . Deore , 4th Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Jalgaon in addition to thier own duties . 

S . B . AGRAWAL , 
Principal District and Sessions Judge , Jalgaon . 
Jalgaon , 24th September 2014 . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ - २५, २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , २२ सप्टेंबर २०१४. 


०१४ . 


क्रमांक वि - ५ / सह. संस्था/ अंआ/३७६७/ सन २०१४. - मी , जी . जी . मावळे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून श्री कपालेश्वर मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित , 
नाशिक, तालुका जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / 
पीआरडी/(एल )/१६४०/ ९९ , दिनांक २१ जून १९९९) या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळणेबाबत जारी केलेला दिनांक ७ मार्च २०१४ रोजीचा अंतरिम आदेश 
कायम करण्याचा आदेश देत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून उक्त नमूद संस्थेवर श्री . व्ही . पी . 
ठाकूर , सहकार अधिकारी (श्रेणी -१) यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ११ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक ४९३५ / सन २०१४ . - श्री . जी. एच. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना दिनांक २३ 
सप्टेंबर २०१४ ते २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २७ सप्टेंबर २०१४ ( ४ था शनिवार ) व दिनांक २८ 
सप्टेंबर २०१४ (रविवार ) या रोजीच्या सुट्ट्या उपभोगण्यासह याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २२ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी. एच. पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत 
आहे . 

श्री . जी . एच. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . व्ही . कुलकर्णी, श्री . जी . एच . 
पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. जी . एच. पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

रमेश रामचंद्र कदम , 
धुळे, २२ सप्टेंबर २०१४ . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे . 


क्रमांक वि - ५/ सह. संस्था/ अव/ अंआ/ ३७६८ / सन २०१४ . - मी , जी . जी . 
मावळे , उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून अष्टविनायक रंगकामगार मजूर सहकारी 
संस्था मर्यादित , आगरटाकळी, नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके । 
पीआरडी/( एल )/ ३३३ /९१, दिनांक ५ सप्टेंबर १९९१) या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळणेबाबत जारी केलेला दिनांक ७ मार्च २०१४ रोजीचा अंतरिम आदेश 
कायम करण्याचा आदेश देत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून उक्त नमूद संस्थेवर श्री . व्ही . पी . 
ठाकूर , सहकार अधिकारी ( श्रेणी-१) यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ११ सप्टेंबर २०१४ . 


उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
क्रमांक वि -१/ साईअमृत हौ. सो ./क - २१ / नों. रद/ आदेश / ३४२४ / सन २०१४ . 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदींचा वापर करून उक्त नमूद कारणास्तव मी , गोपाळ मावळे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये 
साई अमृत को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक नोंदणी 
क्रमांक एनएसके /एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/३१२४ / सन १९९७, दिनांक 
१९ एप्रिल १९९७ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून या 
आदेशाचे तारखेपासून नमूद संस्थेचेविसर्जन झाले आहे असे समजण्यात 
येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


क्रमांक वि - ५/ सह. संस्था/ अव / अंआ/ ३७६९ / सन २०१४. - मी , जी . जी . 
मावळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून वनतैय मजूर सहकारी संस्था मर्यादित, 
सिडको, नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / पीआरडी/(एल)/ 
१५७१ /९५, दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९५) या संस्थेचा कारभार गुंडाळणेबाबत 
जारी केलेला दिनांक ७ मार्च २०१४ रोजीचा अंतरिम आदेश कायम 
करण्याचा आदेश देत आहे . 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ १५ 


तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून उक्त नमूद संस्थेवर श्री . अरुण 
मा . ठोमसे, सहकार अधिकारी ( श्रेणी- २) यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ११ सप्टेंबर २०१४. 


झालेल्या अधिकाराचा वापर करून देवदत्त मजूर व बांधकाम सहकारी 
संस्था मर्यादित , नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / पीआरडी/ 
( एल / १६५३/ ९९, दिनांक ३० सप्टेंबर १९९९) या संस्थेचा कारभार गुंडाळणेबाबत 
जारी केलेला दिनांक ७ मार्च २०१४ रोजीचा अंतरिम आदेश कायम 
करण्याचा आदेश देत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून उक्त नमूद संस्थेवर श्री . आर. बी . 
सानप , सहकार अधिकारी ( श्रेणी- २) यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ११ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि -५/ सह. संस्था/ अव/ अंआ /३७७०/ सन २०१४ . - मी , जी . जी . 
मावळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून त्रिमुर्ती मजूर व बांधकाम सहकारी 
संस्था मर्यादित , जुने सिडको, नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके । 
पीआरडी /( एल)/ ३५०/ ९२, दिनांक २८ फेब्रुवारी १९९२) या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळणेबाबत जारी केलेला दिनांक ७ मार्च २०१४ रोजीचा अंतरिम आदेश 
कायम करण्याचा आदेश देत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून उक्त नमूद संस्थेवर श्री . अरुण 
मा . ठोमसे , सहकार अधिकारी ( श्रेणी-२) यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ११ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि -५/ सह. संस्था/ अव/ अंआ /३७७३/ सन २०१४ . - मी, जी . जी . 
मावळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून वसंत मजूर व बांधकाम सहकारी 
संस्था मर्यादित , नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके /पीआरडी / 
( एल)/ १६३० / ९९ , दिनांक १५ जून १९९९ ) या संस्थेचा कारभार गुंडाळणेबाबत 
जारी केलेला दिनांक ७ मार्च २०१४ रोजीचा अंतरिम आदेश कायम 
करण्याचा आदेश देत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून उक्त नमूद संस्थेवर श्री . आर. बी . 
सानप , सहकार अधिकारी ( श्रेणी- २) यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 

गोपाळ मावळे, 
नाशिक , ११ सप्टेंबर २०१४ . उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक . 


क्रमांक वि -५/ सह. संस्था/ अव/ अंआ/३७७१ / सन २०१४. - मी , जी . जी . 
मावळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून भाग्यलक्ष्मी मजूर व बांधकाम सहकारी 
संस्था मर्यादित, चुंचाळे, नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके । 
पीआरडी/(एल)/ १६३१ / ९९ , दिनांक १५ जून १९९९ ) या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळणेबाबत जारी केलेला दिनांक ७ मार्च २०१४ रोजीचा अंतरिम आदेश 
कायम करण्याचा आदेश देत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून उक्त नमूद संस्थेवर श्री . लक्ष्मण 
एम . गमे , सहायक अधिकारी यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ११ सप्टेंबर २०१४. 


क्रमांक वि - ५/ सह. संस्था/ अव/ अंआ/ ३७७४ / सन २०१४. - मी , जी . जी . 
मावळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून सद्गुरु श्रद्धा मजूर व बांधकाम सहकारी 
संस्था मर्यादित , मखमलाबाद , नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके /एनएसके / 
पीआरडी/(एल)/१६६९ / ९९ , दिनांक २ नोव्हेंबर १९९९ ) या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळणेबाबत जारी केलेला दिनांक ७ मार्च २०१४ रोजीचा अंतरिम आदेश 
कायम करण्याचा आदेश देत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून उक्त नमूद संस्थेवर श्री . आर. बी. 
सानप , सहकार अधिकारी ( श्रेणी -२) यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे . 


क्रमांक वि - ५/ सह. संस्था/ अव / अंआ/ ३७७२/ सन २०१४ . - मी , जी . जी . 
मावळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये प्राप्त 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ - २५, २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ११ सप्टेंबर २०१४ . 


१९९३ ) या संस्थेचा कारभार गुंडाळणेबाबत जारी केलेला दिनांक ७ मार्च 
२०१४ रोजीचा अंतरिम आदेश कायम करण्याचा आदेश देत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून उक्त नमूद संस्थेवर श्री . लक्ष्मण 
एम . गमे , सहायक सहकार अधिकारी यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ११ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि -५/ सह. संस्था/ अव/ अंआ/३७७५/ सन २०१४ . - मी , जी . जी . 
मावळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून विद्युत कामगार सहकारी संस्था मर्यादित , 
नाशिक , तालुका जिल्हा नाशिक (नोंदणी क्रमांक पी- ५९६४ / ६०, दिनांक २९ 
ऑगस्ट १९६०) या संस्थेचा कारभार गुंडाळणेबाबत जारी केलेला दिनांक 
७ मार्च २०१४ रोजीचा अंतरिम आदेश कायम करण्याचा आदेश देत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून उक्त नमूद संस्थेवर श्री. सुजित 
ए. गायकवाड , सहायक सहकार अधिकारी यांची संस्थेचे अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ११ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि - ५/ सह. संस्था / अव/ अंआ/ ३७७८ / सन २०१४ . - मी , जी . जी . 
मावळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून जय दुर्गा मजूर व बांधकाम सहकारी 
संस्था मर्यादित, नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके /एनएसके/ पीआरडी / 
( एल)/ १६५०/ ९९ , दिनांक २२ सप्टेंबर १९९९) या संस्थेचा कारभार गुंडाळणेबाबत 
जारी केलेला दिनांक ७ मार्च २०१४ रोजीचा अंतरिम आदेश कायम 
करण्याचा आदेश देत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून उक्त नमूद संस्थेवर श्री . लक्ष्मण 
एम . गमे, सहायक सहकार अधिकारी यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


नाशिक , ११ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि -५ / सह. संस्था/ अव/ अंआ/ ३७७६/ सन २०१४ . - मी , जी . जी . 
मावळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून सद्गुरु मजूर व बांधकाम सहकारी 
संस्था मर्यादित, भद्रकाली, नाशिक , तालुका जिल्हा नाशिक (नोंदणी 
क्रमांक एनएसके/ एनएसके /पीआरडी/(एल)/३४७/९१, दिनांक २१ जानेवारी 
१९९१) या संस्थेचा कारभार गुंडाळणेबाबत जारी केलेला दिनांक ७ मार्च 
२०१४ रोजीचा अंतरिम आदेश कायम करण्याचा आदेश देत आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून उक्त नमूद संस्थेवर श्री. सुजित 
ए . गायकवाड , सहायक सहकार अधिकारी यांची संस्थेचे अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , ११ सप्टेंबर २०१४. 


क्रमांक वि -५ / सह. संस्था/ अव/अंआ/ ३७७९ / सन २०१४ . - मी , जी . जी . 
मावळे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका , नाशिक महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून धनवर्धिनी मजूर व बांधकाम सहकारी 
संस्था मर्यादित, नाशिक (नोंदणी क्रमांक एनएसके /एनएसके/ पीआरडी / 
( एल )/ १५७७/ ९६ , दिनांक १६ फेब्रुवारी १९९६ ) या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळणेबाबत जारी केलेला दिनांक ७ मार्च २०१४ रोजीचा अंतरिम आदेश 
कायम करण्याचा आदेश देत आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून उक्त नमूद संस्थेवर श्रीमती जयश्री 
ए. गवळी, सहायक सहकार अधिकारी यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ११ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि -५/ सह . संस्था/ अव / अंआ/ ३७७७ / सन २०१४ . - मी , जी . जी . 
मावळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून व्यंकटेश मजूर व बांधकाम सहकारी 
संस्था मर्यादित, इंदिरानगर , नाशिक, तालुका जिल्हा नाशिक ( नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / पीआरडी/( एल )/ ४०८/९३, दिनांक १९ जुलै 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ १७ 


क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/५५७६ / सन २०१४. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक हे जाहीर करतात 
की , फलक कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिकरोड ही संस्था मौजे देवळाली , तालुका जिल्हा नाशिक शिवारातील 
सर्व्हे नंबर ११४- अ/ १- अ /१-ब (सि . सनं. ४७०१ - अ ) यासी एकूण क्षेत्र ९१२ .१५२ 
चौ . मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/५५७६ / सन २०१४ , दिनांक 
९ सप्टेंबर २०१४ असा आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १० (१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात येत आहे . 
नाशिक , ९ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५५७९ / सन २०१४ . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक हे जाहीर करतात 
की , लक्ष्मीनारायण अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्वे नंबर ४९७/ १-ब /१३ 
प्लॉट नंबर १३ यासी एकूण क्षेत्र ५२८ . ०० चौ . मी. या मिळकतीवर 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके । 
एचएसजी/(टीसी)/ ५५७९ / सन २०१४ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१४ असा 
आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १० (१ ) अन्वयेतिचेवर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात येत आहे . 
नाशिक , २३ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ जीएनएल /( ओ)/ ५५७५ / सन २०१४ . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक हे जाहीर करतात 
की , कार्तिकेय इंडस्ट्रियल प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक ही संस्था मौजे अंबड , तालुका जिल्हा नाशिक एम. आय. डी. सी . 
मधील प्लॉट नंबर एफ -३ यासी क्षेत्र ४०५०. ०० चौ . मी . या मिळकतीवर 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / 
जीएनएल/( ओ)/ ५५७५ / सन २०१४ , दिनांक 
ऑगस्ट २०१४ असा आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात येत 
आहे. 
नाशिक , ३० ऑगस्ट २०१४. 


क्रमांक एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५५८० / सन २०१४. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक हे जाहीर करतात 
की हरी पसायदान को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिकरोड 
ही संस्था मौजे विहितगाव , तालुका जिल्हा नाशिक शिवारातील सर्व्ह 
नंबर १९ / २/ १/ १+ १९ / २/ २+ १९ / २/ १ / २ मधील प्लॉट नंबर ६ यासी एकूण 
क्षेत्र ३५५ . ०० चौ . मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५५८०/ सन 
२०१४ , दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात येत आहे. 
नाशिक , २५ सप्टेंबर २०१४ . 


३० 


क्रमांक एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/ (टीसी)/५५७७ / सन २०१४ . 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक हे जाहीर करतात 
की , माया अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक 
ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ८८/२/ २/ १ मधील प्लॉट 
नंबर १ यासी एकूण क्षेत्र ३७५. ७५ चौ. मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/ 
( टीसी)/ ५५७७ / सन २०१४ , दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात येत आहे . 
नाशिक, १५ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक एनएसके /एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५५८१/ सन २०१४ . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक हे जाहीर करतात 
की , आशिर्वाद रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक ही संस्था मौजे मखमलाबाद , तालुका जिल्हा नाशिक शिवारातील 
सर्व्हे नंबर २० / १-ब मधील प्लॉट नंबर ६ ते ९ यासी एकूण क्षेत्र ७३८ . ३० 
चौ . मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/(टीसी) / ५५८१/ सन २०१४ , दिनांक 
२६ सप्टेंबर २०१४ असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १० (१ ) अन्वयेतिचेवर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात येत आहे . 

गोपाळ मावळे , 
नाशिक , २६ सप्टेंबर २०१४ . उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक . 


१८ 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


श्री . एम. ए. महिरे , सहकार अधिकारी श्रेणी-१ यांची विसर्जन अधिकारी 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे. 


नेवासा , २६ सप्टेंबर २०१४ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५२०८ / सन २०१४. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सिन्नर हे जाहीर करतात की , 
श्री हनुमान को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सिन्नर , तालुका सिन्नर , 
जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५२०८ / सन २०१४, दिनांक 
१७ सप्टेंबर २०१४ असा आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १० (१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे करण्यात येत आहे . 

रतिलाल एस . अहिरे , 
सिन्नर , १७ सप्टेंबर २०१४ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सिन्नर . 


क्रमांक सनिने/वि -३/ कलम १०२/ अंतिम आदेश / सन २०१४ . - मी , दिलीप 
तिजोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नेवासा, जिल्हा अहमदनगर 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१ ) ( क ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये लोकशाहीर 
आण्णा भाऊ साठे औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, भेंडा बु., तालुका 
नेवासा, जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एनएसओ/पीआरडी/ 
( आय )/ २७५३/ ९९ , दिनांक १२ ऑगस्ट १९९९ या संस्थेचे समापन करणेबाबतचा 
या कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक सनिने/ वि -३/कलम १०२/ अंतरिम 
आदेश/ सन २०१४, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ चा कायम करीत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पहाण्यासाठी 
श्री. जी . ए. विखे, सहायक सहकार अधिकारी यांची विसर्जन अधिकारी 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नेवासा, २६ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक सनिने/ वि - ३/ कलम १०२/ अंतिम आदेश/ १६६९ / सन २०१४. 
मी , दिलीप तिजोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नेवासा, जिल्हा 
अहमदनगर महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२ (१ ) ( क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये 
शनिकृपा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नेवासा खु. , 
तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर / एनएसए/ 
आरएसआर/(सीआर)/ ३४२७, दिनांक २३ ऑक्टोबर २००३ या संस्थेचे 
समापन करणेबाबतचा या कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक सनिने/वि -३ / 
कलम १०२/ अंतरिम आदेश/ सन २०१४ , दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ चा 
कायम करीत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पहाण्यासाठी 
श्री . एम. ए. महिरे , सहकार अधिकारी श्रेणी-१ यांची विसर्जन अधिकारी 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे . 
नेवासा, २६ सप्टेंबर २०१४. 


क्रमांक सनिने/ वि - ३/कलम १०२ / अंतिम आदेश/ सन २०१४ . - मी , दिलीप 
तिजोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नेवासा, जिल्हा अहमदनगर 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१) ( क ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये नेवासा तालुका 
फोटोग्राफर सहकारी संस्था मर्यादित , नेवासा , तालुका नेवासा , जिल्हा 
अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एनएसए/पीआरडी /( आय )/ १०१६ / 
९७, दिनांक २५ एप्रिल १९९७ या संस्थेचे समापन करणेबाबतचा या 
कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक सनिने/ वि -३ / कलम १०२/ अंतरिम 
आदेश/ सन २०१४, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ चा कायम करीत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पहाण्यासाठी 


क्रमांक सनिने/ वि - ३/कलम १०२/ अंतिम आदेश/ सन २०१४ . - मी , दिलीप 
तिजोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नेवासा, जिल्हा अहमदनगर 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१) (क ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये भैरवनाथ 
सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित , वडाळा बहिरोबा, तालुका नेवासा , जिल्हा 
अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एनएसए/सीओएन/९५५/९७, दिनांक 
२६ मार्च १९९७ या संस्थेचे समापन करणेबाबतचा या कार्यालयाचा अंतरिम 
आदेश क्रमांक सनिने/ वि -३/ कलम १०२ / अंतरिम आदेश / सन २०१४ , दिनांक 
१९ ऑगस्ट २०१४ चा कायम करीत आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पहाण्यासाठी 
श्री . आर. बी . वाघमोडे, सहकार अधिकारी श्रेणी -२ यांची विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे. 

दिलीप तिजोरे , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
नेवासा, २६ सप्टेंबर २०१४ . 

नेवासा, जिल्हा अहमदनगर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ १९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून (क ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे , काठ्या किंवा 
क्रमांक जिदुविअ/ सहकार / पुनर्जीवन/ १४२८ / १४ . - मी , बी . एम. महाले, लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव मला महाराष्ट्र राज्य कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे . 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १९ अन्वये मला प्राप्त ( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये धुळपिंप्री दूध उत्पादक सहकारी 

( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
सोसायटी लिमिटेड, धुळपिंप्री, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 

उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे. 
या आदेशाच्या तारखेपासून पुनर्रचना झालेचे घोषित करीत आहे. 

( घ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
तसेच मी असाही आदेश देत आहे की , सदर संस्थेने संस्थेच्या 

प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे. 
पोटनियम नुसार त्वरित संचालक मंडळाची निवड करून दैनंदिन कामकाजास 

( ड ) सार्वजनिकरित्या घोषणा करणे, गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजवणे . 
सुरवात करावी . 

( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
सदरचा आदेश मी आज दिनांक १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझ्या 
सहीशिक्क्यानिशी कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला असे . 

आणतील अशी भाषणे , हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 

फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
बी. एम . महाले , 

अगर त्याचा प्रसार करणे . 
जळगाव , १९ सप्टेंबर २०१४. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 

आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा इसमांना 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

लागू नाही तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध 
मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये 

असणार नाही. 
क्रमांक कक्ष-१/पीओएल -१/१७५६ / २०१४. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (३) अन्वये पोलीस निरीक्षक 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष - १४ /३७(१)(३)/६२३७ / 

यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश असलेल्या 
२०१४ , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 

कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे. 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 

सदरहू निबंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण, आठवडे बाजार अगर प्रेत 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रीया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 

यात्रेचे जमावास लागू नाही , त्याप्रमाणे हे आदेश पोलीस अधिकारी व 
व साखळी उपोषण चालू आहे.हिंदू-मुस्लीम यांच्यात शुल्लक कारणावरून 

कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , कर्मचारी यांना अथवा 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची 

विधानसभा निवडणुकीच्या कामकाजासाठी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस तसेच 
शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४ 

सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी / 
ची आदर्श आचारसंहिता दिनांक १२ सप्टेंबर २०१४ पासून लागू झाली 

तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा 
असून निवडणूक काळात विविध राजकीय पक्षांकडून निवडणूक प्रचार 

व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 
संदर्भात आचारसंहिता भंगाचे गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता नाकारता सदरचा आदेश दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१४ चे ०० . ०० वाजलेपासून ते 
येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील असून दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१४ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
मनमाड , सटाणा, येवला, चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून ) अंमलात राहील . 
आहेत. नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून विविध मागण्यांसाठी 

सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 

जितेंद्र काकुस्ते, 
होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक 

नाशिक , १६ ऑक्टोबर २०१४ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक . 
( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१४ चे सकाळी ००. ०० वाजलेपासून 
ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१४ चे २४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , 
१९५१ चे कलम ३७ (१), (३) अन्वये आदेश जारी करण्याची पोलीस 

पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे. 

मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३६ चे मनाई आदेश . 
वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या ___ क्रमांक जिविशा/ दिवाळी/ मोहरम / मनाई आदेश / ३०९८/ २०१४. - ज्याअर्थी, 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त नाशिक शहर यांची नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१४ ते ४ नोव्हेंबर २०१४ 
हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यास पावेतो मुस्लिम बांधवांचा मोहरम साजरा होणार आहे. त्या दरम्यान 
मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , जितेंद्र काकुस्ते , अपर दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१४ ते ७ नोव्हेंबर २०१४ पावेतो नंदुरबार शहर येथे 
जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम इमाम बादशाह उरूस ( यात्रा) भरणार आहे. सदर सणाचे वेळी मुस्लिम 
३७ ( १)( ३) नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्य करण्यास बांधव सवारी व ताबूत यांची स्थापना करून मोहरमचेदिवशी मिरवणुकीचे 
मनाई करीत आहे . 

आयोजन करतात . तसेच मुस्लिम तरुण मंडळ सवारी मिरवणुकीसोबत 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ - २५, २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


आखाड्याचे आयोजन करतात . मोहरमचे दिवशी दिनांक ४ नोव्हेंबर 
२०१४ रोजीचे रात्रीपासून नंदुरबार शहर येथे इमाम बादशाह यांचा 
उरूस (यात्रा) भरतो . सदर उरूसमध्ये गुजरात, मध्यप्रदेश व जिल्ह्यातील 
व नंदुरबार शहरातील परिसरातील हिंदू- मुस्लिम भाविक लोक दर्शनासाठी 
व नवस फेडण्यासाठी येत असतात . इमाम बादशाह उरूसमध्ये साधारणत : 
३० ते ३५ हजार भाविक लोक दाखल होत असतात . एखाद्या वेळेस 
सवारी मिरवणुका, ताबुत मिरवणुका व आखाडे यांच्या मिरवणुकीमध्ये 
नाचणे, घोषणाबाजी, उरूसचे वेळी भाविकांमध्ये धक्का - बुक्की , चेंगराचेंगरी, 
महिलांची छेडखानी वरून, दागिने चोरी यासारख्या घटना घडून कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

तसेच जिल्ह्यात दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१४ ते दिनांक २५ ऑक्टोबर 
२०१४ रोजी पावेतो हिंदू धर्मियांचा दिवाळी सण साजरा होणार आहे. 
दिवाळी सणाचे वेळी हिंदू महिला व मुली मुख्य बाजार पेठेत मोठ्या 
प्रमाणावर खरेदीसाठी बाहेर पडत असतात . बाजारपेठेत गर्दीचा फायदा 
घेवून काही समाजकंटकांकडून महिलांची व मुलींची छेडखानीसारखी व 
दागिने चोरीसारखे प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच 
फटाके फोडून दिवाळी सण साजरा करतात . एखादे वेळेस फटाके 
फोडताना हिंदू व मुस्लिम मित्र वस्तीत मुस्लिम धर्मियांचे घरावर अगर 
अंगावर फटाके उडाल्यास त्यावरून अप्रिय घटनेसारखा प्रकार घडून 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. मागील काळात दिवाळी सणाचे वेळी नंदुरबार शहर पोलीस 
स्टेशन हद्दीत फटाके फोडण्याचे कारणावरून हिंदू व मुस्लिम धर्मियांमध्ये 
वाद होऊन जातीय दंगलीसारखे प्रकार घडलेले आहेत . 

त्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था 
व सुरक्षितता राखण्याकरिता मी, एम . रामकुमार , पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम, ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम , कलम 
२२ वा) अन्वये व इतर प्राप्त अधिकारांचा वापर करून खालीलप्रमाणे 
आदेश करीत आहे. 

दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१४ चे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ५ नोव्हेंबर 
२०१४ चे २४ . ०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन 
प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांच्या पेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुंबई पोलीस 
अधिनियम , ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम , कलम २२ वा ) कलम ३६ 
मधील पोट - कलम अ ते फ प्रमाणे खालील बाबतीत लेखीकिंवा तोंडी 
आदेश आपआपल्या हद्दीत देण्यास अधिकार राहतील. 
( अ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 

लोकांनी कशा रीतीने चालावे , त्यांची वर्तणूक किंवा वागणूक कशी 

ठेवावी या विषयी निर्देश देणे ; 
( ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी 

काढाव्यात किंवा काढू नये असे मार्ग व अशा वेळा विहित करणे ; 


( क ) सर्व मिरवणुकीच्या , जमावाच्या प्रसंगी व पूजे अर्चेच्या सर्व जागेच्या 

आसपास कोणताही रस्ता किंवा सार्वजनिक जागा तेथे गर्दी 
होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा सर्व 

बाबतीत अडथळा होऊ न देण्यासाठी निर्देश देणे ; 
( ड ) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये, घाटात किंवा घाटावर सर्व 

धक्क्यांवर किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या , कपडे 
धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये , जत्रा, 
देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणेकामी 

निर्देश देणे ; 
( इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत 

किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाणी गाण्याचे किंवा 
ढोल , ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्कश 
वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणेबाबत 

निर्देश देणे ; 
( ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 

सार्वजनिक करमणुकीचेठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे 

विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे कामी निर्देश देणे ; 
( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम ३३ , ३५ , ३७ ते 

४०, ४२ , ४३ आणि ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास 

अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 
यापुढे मी , असाही आदेश देतो की , कोणीही व्यक्तीने सदरचे आदेश 
लागू असेपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात मिरवणुका, जाहीर सभा , 
मोर्चे, निदर्शने, पदयात्रा, इ. कार्यक्रम पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी 
किंवा पोलीस स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले पोलीस निरीक्षक , सहायक 
पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यांचे वरिष्ठ यांचेकडून 
तारीख, वेळ, जागा, मिरवणुकीचा मार्ग, आरास त्यात दिल्या जाणाऱ्या 
घोषणा आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय आयोजित करू नये. तसेच संबंधित 
पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे. 

सदरचे आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 
२१ ऑक्टोबर २०१४ चे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१४ चे 
२४ . ०० वाजेपावेतो लागू राहील. सदरचा आदेश आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू राहणार नाही . 

सदरचा आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , कायदा ( सन 
१९५१ चा मुंबई अधिनियम, कलम २२ वा ) कलम १३४ प्रमाणे अपराध 
होईल . 
___ हा आदेश माझे सहीशिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१४ 
रोजी दिला आहे . 

एम . रामकुमार, 
नंदुरबार , १६ ऑक्टोबर २०१४ . 

पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार. 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ २१ 


अ. क्र . 


दा 


nce 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि -५/ रालनासबँक/ क . १५६ / अधि ./३७७६ / सन २०१४. - मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे मला शासन 
निर्णय क्रमांक सीएसएल -१४९३/ ११६२ / सीआर -४७/ १५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या विधीशक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार या आदेशात नमूद केलेल्या तक्त्यातील राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बँक 
लिमिटेड , धुळे ( अवसायनात) या बँकेचे विशेष वसुली अधिकारी यांना सदर संस्थेचे कर्जदार सभासदांकडील येणे रकमा मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ च्या तरतुदींमधील निबंधकाचे अधिकार 
खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) मधील व्याख्येनुसार 
अनुक्रमे वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून समजण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १०७ चे उप-नियम (४),( ५),(६),(७),( ९),( १०),(११ ) 
( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२),( १३ ),( १५),(१७),( १८ ),( २०) व ( २३ ) यामधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व विक्री करणेबाबतची 
कार्यपध्दती अनुसरून कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५ किंवा सदर पदावर कार्यरत राहतील यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या 
कालावधीपर्यंत प्रदान केलेले अधिकार वापर करणेस सक्षम राहतील . 
कर्मचाऱ्याचे नाव 

अधिकार क्षेत्र 
२ 
श्री . गोपाळ बाबुराव पाटील 

व्यवस्थापक 

धुळे जिल्हा 
२ श्री . गोविंद रुपचंद अहिरे 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

धुळे जिल्हा 
अटी : १. उक्त बँकेचे थकबाकीदार /कर्जदार सभासदांविरुध्द प्राप्त कलम १०१( १)/९८ अन्वये वसुली दाखले यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ 

चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करून वसुली केलेली सरचार्ज रक्कम शासकीय कोषागारात तात्काळ भरणा करून 

अहवाल सादर करावा. 
२. सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील निर्णय संकीर्ण-४/प्र .क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली 

अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा वापर गोल सीलमध्ये करता येणार नाही. 
३. उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेला अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असल्याचे बंद झाल्यास , प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 

संपुष्टात येतील. याबाबत तंतोतंत अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित विशेष वसुली अधिकारी व संचालक मंडळ यांची राहील . 
४. प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
५. मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याची जबाबदारी विशेष वसुली अधिकारी यांची राहील . 
६ . राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड , धुळे ( अवसायनात) या बँकेच्या सदर वसुली अधिकारी यांनी बाकी असलेला व चालू वसुलीचा 

सरचार्ज शासकीय कोषागारात न भरल्यास , त्याबाबत लेखापरीक्षणामध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळ व विशेष 
वसुली अधिकारी जबाबदार राहील . 
७ . वसूल सरचार्ज रक्कम शासकीय तिजोरीत तात्काळ जमा करून मासिक अहवाल सादर करावा. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २३ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

रामेंद्रकुमार जोशी, 
धुळे, २३ सप्टेंबर २०१४ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे. 


आदेश 
क्रमांक वि -६ / वसुली/चिंतामणी नापस/ क. १५६/ अधि./३७८३/ सन २०१४ . - मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे 
मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल -१४९३/ ११६२/ सीआर -४७/ १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या विधीशक्तींचा वापर करून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार या आदेशात नमूद केलेल्या तक्त्यातील चिंतामणी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, धुळे या संस्थेचे विशेष वसुली अधिकारी यांना सदर संस्थेचे कर्जदार सभासदांकडील येणे रकमा मालमत्ता जप्त करून व 
तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ च्या तरतुदींमधील निबंधकाचे अधिकार खालील 
अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे) मधील व्याख्येनुसार 
अनुक्रमे वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून समजण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ चे उपनियम ( ४),(५),(६),(७), ( ९),( १०),( ११ ) 
( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२),( १३ ),( १५),(१७),( १८ ),( २०) व ( २३) यामधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व विक्री करणेबाबतची 
कार्यपध्दती अनुसरून कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ - २५, २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


om 


सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१५ किंवा सदर पदावर कार्यरत राहतील यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या 
कालावधीपर्यंत प्रदान केलेले अधिकार वापर करणेस सक्षम राहतील . 
अ. क्र . कर्मचाऱ्याचे नाव 

हुद्दा 

अधिकार क्षेत्र 

४ 
श्री . ज्ञानेश्वर भाऊराव मोरे 

लिपिक/ वसुली अधिकारी 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
श्री . नितिन प्रकाश वाघ 

वसुली अधिकारी 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
श्री . संजय साहेबराव शिंदे 

वसुली अधिकारी 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
अटी : १ . उक्त संस्थेचे थकबाकीदार / कर्जदार सभासदांविरुध्द प्राप्त कलम १०१(१)/ ९८ अन्वये वसुली दाखले यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

१९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करून वसुली केलेली सरचार्ज रक्कम शासकीय कोषागारात तात्काळ भरणा 

करून अहवाल सादर करावा . 
२. उपरोक्त नमूद विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाबाबतचे प्रशिक्षण घेऊन त्याचे प्रमाणपत्र 
___ या कार्यालयास सादर करावे. 
३. सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील निर्णय संकीर्ण-४/ प्र .क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली 

अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
४. उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेला अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असल्याचे बंद झाल्यास, प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 
___ संपुष्टात येतील. याबाबत तंतोतंत अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित विशेष वसुली अधिकारी व संचालक मंडळ यांची राहील. 
५ . प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
६ . जप्ती व विक्री कामकाजासंबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याची जबाबदारी विशेष वसुली अधिकारी यांची 

राहील . 
७ . सदर संस्थेच्या सदर वसुली व विक्री अधिकारी यांनी मागील कालावधीत भरणा करावयाचा बाकी असलेला व चालू वसूलीचा सरचार्ज 

शासकीय कोषागारात न भरल्यास, त्याबाबत लेखापरीक्षणामध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळ व विशेष वसुली अधिकारी 

हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार राहतील . 
८ . वसूल सरचार्ज रक्कम शासकीय तिजोरीत तात्काळ जमा करून मासिक अहवाल सादर करावा . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २३ सप्टेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 

रामेंद्रकुमार जोशी, 
धुळे, २३ सप्टेंबर २०१४ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे. 


आदेश 
क्रमांक वि - ६ / वसुली/ इंदिरा सह . बँक धुळे ( अव . )/ क. १५६ / अधि . / ३९४४/ सन २०१४ . - मी , रामेंद्रकुमार जोशी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , धुळे मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल -१४९३/ ११६२ / सीआर-४७/१५- सी, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या विधीशक्तींचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदींनुसार या आदेशात नमूद केलेल्या तक्त्यातील इंदिरा 
सहकारी बँक लिमिटेड , धुळे ( अवसायनात ) तालुका-जिल्हा धुळे या बँकेचे कर्मचारी यांना सदर बँकेचे कर्जदार सभासदांकडील येणे रकमा मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ च्या तरतुदींमधील निबंधकांचे 
अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे ) मधील व्याख्येनुसार 
अनुक्रमे वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून समजण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ चे उपनियम (४),(५),( ६),(७),(९),( १०),( ११ ) 
( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२),( १३),( १५),( १७), (१८ ),( २० ) व (२३ ) यामधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व विक्री करणेबाबतची 
कार्यपध्दती अनुसरून कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ किंवा सदर पदावर कार्यरत राहतील यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या 
कालावधीपर्यंत प्रदान केलेले अधिकार वापर करणेस सक्षम राहतील. 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ २३ 


अ . क्र . 


कर्मचाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


अधिकार क्षेत्र 


eu 


क्लार्क 


श्री . तुकाराम मखा कंखर 

ज्युनिअर ऑफीसर 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
श्री . राजेंद्र सुदाम पाटील 

ज्युनिअर ऑफीसर 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
श्री. धनंजय अरविंद जोशी 

ज्युनिअर ऑफीसर 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
श्री. सविता श्रीकांत देशपांडे 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
सौ. सुनंदा सोज्वळे भामरे 

क्लार्क 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
सौ . प्रतिभा संतोष बागले 

क्लार्क 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
सौ . मिनाक्षी अतुल अहिरराव 

क्लार्क 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
अटी : १ . उक्त बँकेचे थकबाकीदार /कर्जदार सभासदांविरुध्द प्राप्त कलम १०१(१)/ ९८ अन्वये वसुली दाखले यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

१९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करून वसुली केलेली सरचार्ज रक्कम शासकीय कोषागारात तात्काळ 
भरणा करून अहवाल सादर करावा. 
सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील निर्णय संकीर्ण- ४/प्र .क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली 
अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेला अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असल्याचे बंद झाल्यास , प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप संपुष्टात येतील. याबाबत तंतोतंत अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित विशेष वसुली अधिकारी व संचालक मंडळ यांची 

राहील . 
४. प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
५. जप्ती व विक्री कामकाजासबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याची जबाबदारी विशेष वसुली अधिकारी यांची 

राहील . 
इंदिरा सहकारी बँक लिमिटेड , धुळे ( अवसायनात), तालुका जिल्हा धुळे सदर वसुली अधिकारी यांनी मागील वसुली कालावधी 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१३ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ या कालावधीचा शासकीय कोषागारात भरणा करावयाचा बाकी असलेला 
वसुल सरचार्ज व चालू कालावधीचा सरचार्ज शासकीय कोषागारात न भरल्यास, त्याबाबत लेखापरीक्षणामध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास 

तत्कालीन संचालक मंडळ व विशेष वसुली अधिकारी हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार राहतील . 
७. मागील कालावधीचा व चालू वसूल सरचार्ज रक्कम शासकीय तिजोरीत तात्काळ जमा करून मासिक अहवाल सादर करावा. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

रामेंद्रकुमार जोशी, 
धुळे , ८ ऑक्टोबर २०१४ . 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे . 


३ . 


شد 


आदेश 
क्रमांक वि- ५/ वसुली / श्रीकग्राबिशेसपत / क.१५६ / अधि./ ३९४९ / सन २०१४ . - मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे 
मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल - १४९३ /११६२/ सीआर -४७/ १५ - सी, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या विधीशक्तींचा वापर करून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार या आदेशात नमूद केलेल्या तक्त्यातील श्री कन्हैय्यालाल ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था लिमिटेड , साक्री, जिल्हा धुळे या संस्थेचे विशेष वसुली अधिकारी यांना सदर संस्थेचे कर्जदार सभासदांकडील 
येणे रकमा मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ च्या 
तरतुदींमधील निबंधकाचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे ) मधील व्याख्येनुसार 
अनुक्रमे वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून समजण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ चे उपनियम (४),(५) ,(६ ),(७), (९),(१० ),(११) 
( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२ ),( १३),( १५ ),( १७),(१८),( २०) व ( २३) यामधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व विक्री करणेबाबतची 
कार्यपध्दती अनुसरून कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील. 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ किंवा सदर पदावर कार्यरत राहतील यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या 
कालावधीपर्यंत प्रदान केलेले अधिकार वापर करणेस सक्षम राहतील . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


अ . क्र . 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


अधिकार क्षेत्र 


३ 


१ श्री . कैलास गोरख ढोले 

व्यवस्थापक 

धुळे जिल्हा 
अटी : १ . उक्त संस्थेचे थकबाकीदार / कर्जदार सभासदांविरुध्द प्राप्त कलम १०१( १)/९८ अन्वये वसुली दाखले यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

१९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करून वसुली केलेली सरचार्ज रक्कम शासकीय कोषागारात तात्काळ भरणा 
करून अहवाल सादर करावा . 


२. उपरोक्त नमूद विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाबाबतचे प्रशिक्षण घेऊन त्याचे प्रमाणपत्र 

या कार्यालयास सादर करावे. 
३. सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील निर्णय संकीर्ण-४/ प्र .क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली 

अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


४ . उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेला अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असल्याचे बंद झाल्यास, प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 

संपुष्टात येतील. याबाबत तंतोतंत अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित विशेष वसुली अधिकारी व संचालक मंडळ यांची राहील. 


५ . प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
६ . जप्ती व विक्री कामकाजासबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याची जबाबदारी विशेष वसुली अधिकारी यांची 

राहील . 
७. सदर संस्थेच्या सदर वसुली व विक्री अधिकारी यांनी मागील कालावधीत भरणा करावयाचा बाकी असलेला व चालू वसूलीचा सरचार्ज 

शासकीय कोषागारात न भरल्यास, त्याबाबत लेखापरीक्षणामध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळ व विशेष वसुली अधिकारी 

हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार राहतील . 
८ . वसूल सरचार्ज रक्कम शासकीय तिजोरीत तात्काळ जमा करून मासिक अहवाल सादर करावा. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

रामेंद्रकुमार जोशी , 
धुळे, ८ ऑक्टोबर २०१४. 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे. 


आदेश 


क्रमांक वि - ५/ धुळे व नंदुरबार जि .म . स.बँक लि . धुळे /विवअ/ क .१५६ / अधि .प्र. ३९७३/ सन २०१४ . - मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल -१४९३ /११६२/ सीआर-४७/१५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
विधीशक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदींनुसार धुळे व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँक लिमिटेड , धुळे या बँकेच्या खाली नमूद केलेल्या अ .क्र . १ ते ४९ तपासणीस व विभागीय अधिकारी यांना बँकेच्या / संबंधित विकास संस्थेच्या 
कर्जदारांकडून येणे रकमा मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ मधील निबंधकाचे अधिकार प्रदान करीत आहे. सदरचे अधिकार सदरचे अधिकारी उक्त बँकेच्या सदर पदावर असेपर्यंत किंवा दिनांक 
३० जून २०१६ यापैकी जो कालावधी आधी असेल, त्या कालावधीपर्यंत प्रदान करण्यात आले आहेत . 


सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे ) मधील व्याख्येनुसार 
अनुक्रमे वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून समजण्यात येतील . 


सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ चे उपनियम ( ४),(५),(६),( ७), ( ९ ),( १० ),( ११ ) 
( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ),(१३),( १५),( १७),(१८ ),( २० ) व ( २३ ) यामधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व विक्री करणेबाबतची 
कार्यपध्दती अनुसरून कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्र / हुकूमनामा यांची कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील. 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ किंवा सदर पदावर कार्यरत राहतील यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या 
कालावधीपर्यंत प्रदान केलेले अधिकार वापर करणेस सक्षम राहतील. 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ २५ 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


नियुक्तीचे ठिकाण 


क्षेत्र 


श्री . गुलाब बंकट पाटील 


विभागीय अधिकारी 


धुळे दक्षिण 


श्री . प्रकाश बाळाराम वाघ 


विभागीय अधिकारी 


धुळे उत्तर 
शिवाजी रोड , धुळे 


श्री . गजानन रंगराव मोरे 


तपासणीस 


श्री . दिलीप भिवसेन देवरे 


तपासणीस 


लामकानी 


तपासणीस 


बोरीस 


तपासणीस 


जुने धुळे 


तपासणीस 


कापडणे/ सोनगीर 


तपासणीस 


नवलनगर 


तपासणीस 


धुळे 


तपासणीस 


बोरविहीर/ गरताड 


तपासणीस 


बोरकुंड 


तपासणीस 


आर्वी 


तपासणीस 


नेर / देऊर 


तपासणीस 


कुसुंबा 


धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 


तपासणीस 


गरुडबाग 


तपासणीस 


शिरुड 


तपासणीस 


श्री . बापू परशुराम पाटील 
श्री. रमेश निंबा शिंदे 

श्री. सुभाष गुलाब राठोड 
__ श्री . मोहन सुकलाल पवार 

श्री . राजू काशिनाथ नेरकर 
श्री . विलास साहेबराव पाटील 
श्री . राजेंद्र शामसिंग राजपूत 
श्री. शिवाजी मोतीराम अहिरे 
श्री . दिपक शिवराम परदेशी 
श्री . सुरेंद्र धोंडू परदेशी 
श्री . विजय मंगेश फुलपगारे 
श्री. गरुडसिंग गोविंदसिंग पवार 
श्री . हरीष भगवान गांगुर्डे 
श्री . कृष्णाजी बुधा वाघ 
श्री . राजेंद्र वेडू देसले 
श्री . भिकन उत्तम सोनवणे 
श्री . प्रभाकर भटू निकम 
श्री . हारूनबेग मगबुलबेग पटेल 
श्री. हेमराज यशवंत वाघ 
श्री . बाळु दामु नांद्रे 
श्री . भास्कर पंडीत सोनवणे 
श्री . प्रकाश झिपरु बिरारीस 
श्री . सतिष श्रावण गांगुर्डे 
श्री. राजेंद्र शिवाजी खैरनार 
श्री. गुलाब झगा चौधरी 
श्री . देविदास विष्णु बोरसे 


धुळे 


विभागीय अधिकारी 


साक्री 


विशेष वसुली अधिकारी 


साक्री 


तपासणीस 


साक्री 


तपासणीस 


दहिवेल 


तपासणीस 


निजामपूर / छडवेल कोर्डे 

म्हसदी / बेहेड 


तपासणीस 


तपासणीस 


भाडणे फॅक्टरी साक्री 


तपासणीस 


पिंपळनेर 


तपासणीस 


कुडाशी/पिंपळनेर 


तपासणीस 


कासारे 


तपासणीस 


दुसाने 


शिरपूर 


विभागीय अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


धुळे जिल्हा 
घुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 


शिरपूर 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ - २५, २०१५ / फाल्गुन २८, शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


परिशिष्ट – चालू 


३१ 


तपासणीस 


शिरपूर 


तपासणीस 


मा . या . शिरपूर 


श्री. राजेंद्र रामसिंग गिरासे 
श्री . हंसराज हिलाल कुवर 
श्री . प्रमोद साहेबराव पाटील 
श्री . रमेश रामराव बोरसे 


धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 


तपासणीस 


वरुळ 


तपासणीस 


शिरपूर 


धुळे जिल्हा 


तपासणीस 


होळनाथे 


श्री . प्रितमसिंग डोंगरसिंग सिसोदीया 
श्री . बंडू नारायण माळी 
श्री . अशोक शामराव गवळे 


तपासणीस 


थाळनेर 


तपासणीस 


बोराडी 


धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 


तपासणीस 


अर्थे / वितरण 


श्री . युवराज देविदास पाटील 
श्री . राजेंद्र हिंमतराव भामरे 


विभागीय अधिकारी 


शिंदखेडा 


श्री . पितांबर सखाराम थोरात 


विशेष वसुली अधिकारी 


शिंदखेडा 


श्री . महेंद्र जगन्नाथ पाटील 


तपासणीस 


शिंदखेडा 


धुळे जिल्हा 


श्री . संभाजी रामदास शिरसाठ 


तपासणीस 


नरडाणा 


धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 


श्री . रविंद्र भिवसन पाटील 


तपासणीस 


वर्षी 


श्री . मल्हारराव युवराज पाटील 


तपासणीस 


बेटावद 


धुळे जिल्हा 


तपासणीस 


दोंडाईचा 


तपासणीस 


जुने दोंडाईचा 


श्री . शकील बाबुलाल खाटील 
श्री. जयराम जागो पाटील 
श्री . दिलीप पांडुरंग चौधरी 
श्री. नरेंद्र विक्रम पेंढारकर 


धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 
धुळे जिल्हा 


तपासणीस 


चिमठाणे 


तपासणीस 


विरदेल 


धुळे जिल्हा 


४९ श्री . बापू नारायण बडगुजर 

तपासणीस 

धमाणे 

धुळे जिल्हा 
सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी यांना खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून वसुलीचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे . 
अटी : १. वसुली अधिकारी यांनी नियमाप्रमाणे सरचार्ज रक्कमेचा भरणा शासकीय कोषागारात करून मासिक अहवाल सादर करावा . 


२ . शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करण्यात मनाई आहे . 


३. वसुलीवरील सरचार्ज भरणा नियमितपणे करण्यात यावा . 
४ . म. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रकान्वये वसुलीचा सरचार्ज भरल्याबाबतचे 

जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे. 


हा आदेश आज दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी माझ्या सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


रामेंद्रकुमार जोशी, 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे . 


धुळे, १३ ऑक्टोबर २०१४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८, शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ २७ 

BY DISTRICT AND SESSIONS JUDGE,NASHIK 


ORDER 


No . EST /6753/2014 .– The Principal District and Sessions Judge ,Nashik is pleased to grant the following 
Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


Shri. K . K . Tantrapale , 
Extra Joint Ad-hoc District Judge and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Ex-post- facto sanction to the Earned Leave 
for five 5 days with effect from 4th October 
2014 to 8th October 2014 . 


Shri . A . S . Bhagwat, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Earned leave for three days with effect from 
28th October 2014 to 30th October 2014 with 
permission to leave headquarters with effect 
from 27th October 2014 after office hours to 
31st October 2014 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 thatabove Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Period 


Shri. K . K . Tantrapale , 
Extra Joint Ad - hoc District Judge and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Shri. A . N . Khadse , District Judge-6 and Addi 
tionalSessions Judge,Nashik with effect from 
4th October 2014 to 6th October 2014 and 
with Shri. J. C . Shirsale , Extra Joint Ad -hoc 
District Judge andAdditional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 7th October 2014 to 
8th October 2014 . 


Shri. A . S . Bhagwat, 
Joint Civil Judge, Senior Division , 
Nashik 


Smt. U . L . Joshi, 
Civil Judge, Senior Division , 
Nashik 


ANAND KARANJKAR , 
Principal District and Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 10th October 2014 . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ - २५, २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


ORDER 


Shri . G . R . Taur, would have continued to officiate 
in the postof Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class, Dindori if he had 
not proceeded on leave for the period from 16th 
October 2014 to 18th October 2014 . 


Nashik , 10th October 2014 . 


No. EST /6784 /2014. - Earned leave for four days 
with effect from 7th October 2014 to 10th October 
2014 prefix holidays falling on 5th October 2014 
and 6th October 2014 and suffix holidays falling on 
11th October 2014 and 15th October 2014 with 
permission to leave headquarters with effect from 
4th October 2014 after office hours to 13th October 
2014 before office hours is hereby granted to Shri . 
J. C . Dhengale , Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class, Nashik Road . 

Charge during the absence of Shri. J. C . 
Dhengale , Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Nashik Road shall 
remain with Shri. A . D . Warman , 2nd Joint Civil 
Judge , Junior Division and JudicialMagistrate, First 
Class , Nashik Road . 


No. EST /6879 / 2014 . - Commuted leave for five 
days with effect from 10th October 2014 to 14th 
October 2014 suffix holidays falling on 15th October 
2014 is hereby granted as an ex -post -facto sanction 
to Shri. S . S . Khandagale , Ad -hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions Judge , Malegaon . 

Charge during the absence of Shri. S . S . 
Khandagale , Ad-hoc District Judge - 1 and Assistant 
Sessions Judge , Malegaon remained with Shri. 
C . W . Saindani, District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 

Certified under Note - 2 below Rule 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that 
Shri. S . S . Khandagale would have continued to 
officiate in the post of Ad - hoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , Malegaon if he had not 
proceeded on leave for the period from 10th October 
2014 to 14th October 2014 . 


Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rule , 1981 that 
Shri. J. C . Dhengale , would have continued to 
officiate in the post of Joint Civil Judge , Junior 
Division and JudicialMagistrate , First Class, Nashik 
Road if he had not proceeded on leave for the period 
from 7th October 2014 to 10th October 2014 . 


Nashik , 10th October 2014 . 


ANAND KARANJKAR , 


Principal District and Sessions Judge , 
Nashik , 10th October 2014 . 

Nashik 


No. EST/6884 /2014 . - Earned leave for three 
days with effect from 16th October 2014 to 18th 
October 2014 prefix holidays falling on 15th October 
2014 with permission to leave headquarters with 
effect from 14th October 2014 after office hours to 
18th October 2014 before office hours is hereby 
granted to Shri. G . R . Taur, Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori. 


Charge during the absence of Shri. G . R . Taur, 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate . 
First Class , Dindori shall remain with Smt. S . A . 
Gadkari , Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class , Dindori . 

Certified under Note -2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rule , 1981 that 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
sprich fa - 3 /HEZI. 311G 91 / fo7.91.F . [. /89& 9/ 2747 2098 . - HERIC 
सहकारी संस्था अधिनियम, सन १९६० चे कलम १०२ (१) (क) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , नीरज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, नंदुरबार, तालुका जिल्हा नंदुरबार असा आदेश देतो की , जिजामाता 

H HCI BEINT 160R PTTwilaa , 3770d , dichi- fUCET 
नंदुरबार या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत आहे आणि याच 
अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून 
श्री . एम. डी . गांगुर्डे, सहायक सहकार अधिकारी, अधिन सहायक 
patch , HEART FROIT, İGYAR HIZT tuch geta 3T€ . 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ २९ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, ८७ मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सदर 
संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या 
आत खालील सही करणारे यांचेकडे हा मध्यंतरीय आदेश कायम का 
करण्यात येवू नये ? याबाबत समर्पक स्पष्टीकरण सादर करावे. तसेच । 
याबाबत आपले म्हणणे मांडणेसाठी समक्ष या कार्यालयात दिनांक 
११ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दुपारी १. ०० वाजता हजर रहावे. वरील 
मुदतीत संस्थेकडून काही एक स्पष्टीकरण न आल्यास अथवा आपण 
उक्त दिवशी कार्यालयात हजर न झाल्यास सदरहू संस्थेच्या संचालकांचे 
संस्था अवसायनात घेणेबाबत काहीएक म्हणणे नाही, असे गृहित धरून 
संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्याबाबत अंतिम आदेश देण्यात येईल . 

सदर संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेच्या मालमत्तेवर , ज्या वस्तूवर आणि 
दाव्यावर योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा तिचाच अधिकार 
आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता वस्तू व तिचे मालकी हक्कासंबंधी 
दस्त किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके , कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज 
यांचा ताबा नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट अवसायक यांच्याकडे 
तात्काळ स्वाधीन करावे. 

हा आदेश दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ रोजी माझ्या सहीशिक्क्यानिशी 
दिला असे . 

नीरज चौधरी, 
नंदुरबार , १० ऑक्टोबर २०१४ . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . वाय . एस. पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा (जिल्हा नंदुरबार ) 
या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा, 
जिल्हा नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . वाय . एस . पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा , जिल्हा नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा त्यांचे अनुपस्थितीचेकालावधीतील अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एस. ए. देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वाय . एस . पैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

शेखर प्र . मुळे , 
नंदुरबार , १४ ऑक्टोबर २०१४ . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
पहा .- (१) श्री. वाय. एस. पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 

व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार 
यांचा दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१४ ते दिनांक २८ ऑक्टोबर 
२०१४ पावेतोची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मिळणेबाबतचा अर्ज क्रमांक ५७१ /२०१४ , दिनांक १३ ऑक्टोबर 
२०१४ व त्यावरील वरिष्ठ लिपिक , रोख व वित्त विभाग , 
जिल्हा न्यायालय , नंदुरबार यांचे खाती ७८ दिवसांची अर्जित 

रजा शिल्लक असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र. 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 
क्रमांक बी - २/१७७३/ २०१४ .- श्री. वाय. एस. पैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार 
यांना दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१४ ते दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१४ पावेतोची 
एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१४ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोच्या मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


पहा.- (१ ) श्री . रा . धो. चव्हाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे पत्र जावक 
क्रमांक ७८६/ २०१४, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१४ चे व त्यासोबत 
सादर केलेला दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ ते २६ नोव्हेंबर 
२०१४ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजुर 
होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व 
वित्त ), जिल्हा न्यायालय , धुळे यांनी दिलेले दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१४ अखेर श्री . चव्हाण यांचे रजेच्या खाती १२१ दिवस 

अर्जित रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 
( २ ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चा नियम ३९ 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९/ २०१४, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक बी -२/५८८८/ सन २०१४ .- श्री . रा. धो . चव्हाण , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१४ (चौथा शनिवार) व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१४ 
( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ ते २६ नोव्हेंबर 
२०१४ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, याद्वारेमंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. रा . धो. चव्हाण यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यापदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यापदी 
पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . रा . धो . चव्हाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . म. सु. अग्रवाल , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, शिंदखेडा यांनी सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . रा. धो . चव्हाण , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

भालचंद्र दौ . कापडणीस , 
धुळे, १९ नोव्हेंबर २०१४ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , धुळे . 


न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी 
सांभाळावा. 

तसेच श्री . यु . पी . देवर्षी, न्यायाधीश , सायंकालीन न्यायालय , क्रमांक 
१ , धुळे यांचे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे सायंकालीन न्यायालयाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस. पिसाळ, न्यायाधीश, सायंकालीन न्यायालय, 
क्रमांक २ यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

पी. एच. काळे, 
धुळे, २४ नोव्हेंबर २०१४ . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , धुळे . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ ६७०७/ सन २०१४.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 
__ श्री. सुनिल एम . पाटील , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केल्यानुसार ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता 
दिनांक १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१६ या गटवर्षाकरीता प्रत्यक्षात 
अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री. सुनिल एम . पाटील, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
यांचे मूळ सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 
नाशिक , १० नोव्हेंबर २०१४. 


पहा.- (१) श्री. यु. पी. देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पत्र क्रमांक 
९५३/ २०१४, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ चे व त्यासोबत सादर 
केलेला दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ ते २७ नोव्हेंबर २०१४ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजुर होणेबाबतचा 
विनंती अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त ), 
जिल्हा न्यायालय, धुळे यांनी दिलेले दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१४ अखेर श्री . देवर्षी यांचे खाती ६७ दिवस अर्जित रजा 

शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र. 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९ / २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक बी- २/ ५९७७ / सन २०१४ . - श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ ते २७ नोव्हेंबर २०१४ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु. पी . देवर्षी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे यापदी पर्यायी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री. यु. पी . देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . के . कोठुले , ४ थे सहदिवाणी 


क्रमांक आस्था/ ६० /( ४०)/ ६०३६/ सन २०१४. - भारताच्या निवडणूक आयोगाने 
महाराष्ट्रात सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुका बुधवार , दिनांक १५ ऑक्टोबर 
२०१४ रोजी घोषित केलेल्या आहेत. 

दिवाणी नियम पुस्तिका, १९८६ मधील प्रकरण ३६ , परिच्छेद ७०१ 
नुसार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक यांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून नाशिक मुख्यालय व नाशिक जिल्ह्यातील सर्व 
तालुका स्तरावरील सर्व अपीलीय, दिवाणी व फौजदारी न्यायालयास 
बुधवार , दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर 
करीत आहे . 

तसेच मा . उच्च न्यायालय , अपील शाखा, मुंबई यांचे परिपत्रक क्रमांक 
साधारण (प्र. शा.)/न्यायीक/ २००७, दिनांक ११ जून २००७ मधील निर्देशानुसार 
उपरोक्त स्थानिक सुट्टीच्या ऐवजी दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१४ ( चौथा 
शनिवार ) या सुट्टीचे दिवशी नाशिक मुख्यालय व नाशिक जिल्ह्यातील सर्व 
तालुका स्तरावरील सर्व अपीलीय, दिवाणी फौजदारी न्यायालयीन व 
कार्यालयीन कामकाज सुरू राहील असे जाहीर करीत आहे. याची सर्व 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

आनंद कारंजकर , 
नाशिक , ९ ऑक्टोबर २०१४. 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक . 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १९ - २५ , २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ ३१ 


BY DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, NASHIK 

ORDER 
No. EST/7369/2014 . - Earned leave for four days 
with effect from 5th November 2014 to 8th 
November 2014 prefix holiday falling on 4th 
November 2014 and suffix holiday falling on 9th 
November 2014 with permission to leave 
headquarters with effect from 5th November 2014 
to 10th November 2014 before office hours is 
hereby granted to Shri. V . G . Raghuwanshi, 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
JudicialMagistrate , Nashik . 

Charge during the absence of Shri. V . G . 
Raghuwanshi, 2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief JudicialMagistrate , Nashik 
remained with Shri. S . M . Patil, 3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that 
Shri. V . G . Raghuwanshiwould have continued to 
officiate in the post of 2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate 
Nashik if he had not proceeded on leave for the 
period from 5th November 2014 to 8th November 
2014 . 
Nashik , 10th November 2014 . 


No. EST/7411 /2014 . - Earned leave for one day 
i.e . on 3rd November 2014 suffix holiday falling on 
4th November 2014 is hereby granted as an ex 
post- facto sanction to Shri. M . P . Bhavsar, 3rd Joint 
Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Malegaon . 

Charge during the absence of Shri. M . P. Bhavsar, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon remained with 
Shri. A . H . Baig , 4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Malegaon . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that 
Shri. M . P . Bhavsar would have continued to officiate 
in the post of 3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class ,Malegaon if he 
had notproceeded on leave 3rd November 2014 . 
Nashik , 12th November 2014 . 


No. EST/ 7474 /2014 . - Earned leave for three 
days with effect from 13th November 2014 to 15th 
November 2014 suffix Sunday falling on 16th 
November 2014 is hereby granted to Shri. J. C . 
Shirsale , Extra Joint Ad -hoc District Judge and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 

Charge during the absence of Shri. J. C . Shirsale , 
Extra Joint Ad -hoc District Judge and Additional 
Sessions Judge , Nashik shall remain with Shri. 
K . K . Tantrapale , Extra Joint Ad -hoc District Judge 
and Additional Sessions Judge , Nashik . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Shri. J. C . Shirsale would have continued to officiate 
in the post of Extra Joint Ad -hoc District Judge and 
Additional Sessions Judge , Nashik . if he had not 
proceeded on leave for the period from 13th 
November 2014 to 15th November 2014 . 
Nashik , 14th November 2014 . 


No . EST/7443 /2014 . - Earned leave for two days 
i. e . on 14th November 2014 to 15th November 2014 
suffix Sunday falling on 16th November 2014 with 
permission to leave headquarter with effect from 
13th November 2014 after office hours to 17th 
November 2014 before office hours is hereby 
granted to Shri. V . P . Kadam , 4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 

Charge during the absence of Shri. V. P.Kadam , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate, Nashik shallremain with 
Shri. V . R . Agarwal, 5th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nashik 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that 
Shri. V . P . Kadam would have continued to officiate 
in the postof 4th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief JudicialMagistrate , Nashik if 
he had notproceeded on leave for the period from 
14th November 2014 to 15th November 2014 . 
Nashik , 13th November 2014 . 


No. EST/7444 /2014 . - Earned leave for three 
days with effect from 13th November 2014 to 15th 
November 2014 suffix Sunday falling on 16th 
November 2014 with permission to leave 
headquarters 12th November 2014 after office 
hours to 17th November 2014 before office hours 
is hereby granted to Shri. S . S . Gadge , District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Malegaon . 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १९ - २५, २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९३६ ते चैत्र ४, शके १९३७ 


Charge during the absence of Shri. S . S .Gadge, 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon along with the charge of Shri. C . W . 
Saindani, District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Malegaon shall remain with Shri S . S . 
Khandagale , Ad -hoc District Judge - 1 and Assistant 
Sessions Judge , Malegaon and with Shri. S . R . 
Kadam , District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Nashik except thematters tribalby Assistant 
Sessions Judge . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule , 1981 that 
Shri. S . S . Gadge would have continued to officiate 
in the post of District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge ,Malegaon if he had not proceeded 
on leave for the period from 13th November 2014 
to 15th November 2014 . 
Nashik , 13th November 2014 . 


No . EST/6725 /2014 .- Earned leave for five days 
with effect from 4th October 2014 to 8th October 
2014 with permission to leave headquarters with 
effect from 4th October 2014 after office hours to 
9th October 2014 before office hours is hereby 
granted to Smt. Urmila Joshi- Phalke, District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik . 

Charge during the absence of Smt. Urmila Joshi 
Phalke , District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Nashik shall remain with Shri . S . R . Kadam , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that 
Smt. Urmila Joshi-Phalke would have continued to 
officiate in the post of District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge, Nashik if she had notproceeded 
on leave for the period from 4th October 2014 to 
8th October 2014 . 
Nashik , 4th October 2014 . 


No. EST / 5677 /2014. - Earned leave for six days 
with effect from 1st September 2014 to 6th 
September 2014 prefix Sunday falling on 31st 
August 2014 and suffix holidays falling on 7th 
September 2014 and 8th September 2014 with 
permission to leave headquarters with effect from 
30th August 2014 after office hours to 9th 
September 2014 before office hours is hereby 
granted to Shri. S . N . Naik , Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Kalwan . 

Charge during the absence of Shri. S . N . Naik , 
Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class, Kalwan along with the charge Court 
shall remain with Shri. G . R . Taur, Civil Judge, 
Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , 
Dindori . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that 
Shri. S . N . Naik would have continued to officiate in 
the post of Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Kalwan if he had not 
proceeded on leave for the period from 1st 
September 2014 to 6th September 2014 . 
Nashik , 28th August 2014 . 


No. EST/6726 /2014. - Earned leave for three 
days with effect from 6th October 2014 to 8th 
October 2014 prefix SUnday falling on 5th October 
2014 with permission to leave headquarters with 
effect from 4th October 2014 after office hours to 
9th October 2014 before office hours is hereby 
granted to Smt. P. P .Khape , Joint Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Satana . 

Charge during the absence of Smt. P. P. Khape , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Satana shall remain with 
Shri. P . B . Pore , Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Satana . 

Certified under Note - 2 below Rule , 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that 
Smt. P. P . Khape would have continued to officiate 
in the post of Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Satana if he had 
not proceeded on leave for the period from 6th 
October 2014 to 8th October 2014 . 
Nashik , 7th October 2014 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE. 


